Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १ ९ ] 


गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


२४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ५८ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनिभं - कृ , उबासला-नियमन- क .४५( १ )-आदेश -२४१२-२०१८ . – 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व कृषी विभागाचे अधिसूचना क्रमांक - एपीएम -२०८१-३६३४०-४४०-११- सी , दिनांक ५-०९-१९ ८१ तसेच महाराष्ट्र 
कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ व त्याअंतर्गतचेनियम १९ ६७ मधील तरतुदीनुसार मी , मनोज देशकर , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा प्राप्त अधिकारान्वये उपरोक्त नमूद विवेचनाला अधिन राहून कृषी उत्पन्न बाजार समिती लाखनीचेविद्यमान 
संचालक मंडळ कलम ४५( १) मधील तरतुदीनुसार बरखास्त करीत असून त्या जागी कलम ४५ ( २), ( क ) तरतुदीनुसार श्री . विलास देशपांडे, सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था, ता . लाखनी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. याद्वारे नियुक्ती केलेल्या प्रशासकास बाजार समितीचे 
संचालक मंडळास असलेले सर्व अधिकार राहतील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


भंडारा : 
दिनांक २७ एप्रिल २०१८ . 


मनोज म . देशकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, भंडारा. 


( १ ) 


ना - एक - अ-१ ( १५४५ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , 

यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ नमुना ३७( अ ) अन्वये सुधारीत विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत . 

क्रमांक साबांवि-किरकोळ फेरबदल - १३२-२०१८. 

नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस २४०० /१२३४ /प्रक-५१/ २००१- युडी-९ , दिनांक ०६ आक्टोबर २००१ अन्वये रामटेक 
नगर परिषदेची सुधारीत विकास योजना मंजूर झालेली आहे . 

आता, नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा दिनांक १०-०४-२०१८ चे ठराव क्रमांक ०९ अन्वये मंजूर विकास योजनेतील नकाशात श्री . गोपी 
पांडूरंग कोल्हेपरा , स्वामी विवेकानंद वार्ड, रामटेक यांचे अर्ज दिनांक १२-१२-२०१७ अन्वये यांचे मालकीचे मौजा रामटेक येथील प.ह.न. ३७, शेत सर्वे 
नं . ७२ आराजी १.७० हे.आर. जमा १५.३० वर्ग हक्क १ याप्रमाणे शेत जमीन शेती ही ग्रीन झोन मध्ये येत आहे. सदर शेत हे अकृषिक करीता 
किरकोळ बदल करण्याचे ठरविले आहे . 

सदर्ह प्रास्ताविक फेरबदल दर्शविणारा नकाशा, तयार करण्यात आला असून तो नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागात कामकाजाच्या वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ नमुना ३७( १) अन्वये जाहीर करण्यात येते की , सदर्ह फेरबदल संबंधी कोणाच्याही सूचना 
अथवा हरकती असल्यास ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धी दिनांकाच्या ३० ( तीस) दिवसांचे आत अध्यक्ष, नगर परिषद , रामटेक 
यांचेकडे लेखी सादर करावे . म्हणजे प्रस्तावित फेरबदल शासनाचेमंजुरीसाठी सादर करते वेळी त्यांचा योग्य तो विचार करता येईल . 


रामटेक : 
दिनांक १४ मे २०१८ . 


दिलीप पांडुरंगजी देशमुख , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , रामटेक . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ७५ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक नपब - यो.वि -२५९०-२०१८. 

बल्लारपूर शहराची प्रारुप विकास योजना टी.पी.एस. २००२-१२६०-सि.आर.-२( बी ) २००४ युडी-९, दिनांक १६-८-२००५ अन्वयेमंजूर 
झालेली आहे . 


नगर परिषदेच्या दिनांक १२-३-२०१८ चा सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र .०२ अन्वये शिवाजी नगर वार्डातील श्री . सुरजितकौर सोहनसिंग व 
इतर ३ यांची खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे जागा आरक्षणातून वगळून रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत सभेनी मंजुरी प्रदान केलेली 
आहे. 


अनुसूची 


जागेचे वर्णन 


किरकोळ फेरबदलानंतर होणारा 


मंजुर आराखड्यातील प्रस्तावित 

आरक्षण व क्षेत्र 

( २ ) 


किरकोळ फेरबदल करावयाचे 

क्षेत्र 


वापर 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१८०/३ 


०७५ हे . आर 


रहिवासी 


आरक्षण क्र . ८६, फायर ब्रिगेड 
० ७५ हे . आर 


१८०/३ 


०५६ हे . आर 


रहिवासी 


आरक्षण क्र . ८५ , 

डीस्पेंसरी 
०५६ हे . आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१८०/३ 


० १५ हे . आर 


रहिवासी 


आरक्षण क्र .८४, हायस्कुल 

क्षेत्र 
०६० हे . आर. पैकी 


विकास योजनेतील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनाकरीता उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७(१) अन्वये उपरोक्त किरकोळ फेरबदलाबाबत काही हरकती अथवा सूचना 
असतील तर त्यांनी ही सूचना प्रसिद्धीपासून ३० दिवसांचे आत अध्यक्ष , नगर परिषद , बल्लारपूर यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . 


बल्लारपूर : 


हरीश शर्मा, 


दिनांक ८ मे २०१८ . 


अध्यक्ष , 


नगर परिषद , बल्लारपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ७६ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No.MCB- DP- 2590-2018. 


The Development Plan of Ballarpur has been sanctioned by Urban DevelopmentAnd Public Health Department 
Mantralaya, Mumbai, vide Order No. T.P.S. 2202-1260 - C.R.2( B )-2004- UD, dated 16-8-2005 . 

Now , the Municipal Council, Ballarpur has decided to make minor modification vide taking Resolution No. 02 , 
dated 12-3-2018 as describe below. 


SCHEDULE 


Area 


Detail of 

Land 


Proposed Reservation in 

Sanctioned Plan 


Modification Proposed 
by Municipal Council 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


180/3 


075Hector 


Residential 


Reservation Site No. 86 , Fire 
Bridgade 
075Hector 


180/3 


056Hector 


Residential 


Reservation Site No. 85 , 
Dispensary 
0 56 Hector 


180/3 


0 15 Hector 


Residential 


Reservation Site No. 84 , 
Highschool (Part) 
060 Hector 


The plan of proposed minormodification are kept for inspection in Municipal Council Office during working hours . 
Any person having any objection and suggestion aboutproposed changes asmentioned above shall communicate it in 
writing to the undersigned within 30 days from the published of this Notice . 


Ballarpur : 
Dated the 8th May 2018 . 


HARISH SHARMA , 

President, 
Municipal Council , Ballarpur. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


३२ 


शुक्रवार , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १९ ४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनपा- २००४-प्र.क्र . ३४- का -०६, दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर उक्त 
अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १०, पोटकलम (१) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
वानाडोंगरी नगर परिषद जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कक्ष- १२-एमयुएन-१- कावि 
१ ९१-२०१८ , दिनांक २ मे २०१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसूदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा 
महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट-कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , अश्विन मुदगल, नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० , पोट-कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निमोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन -१- कावि -२१७-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० पोट- कलम 
( २) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालीका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.- १९( ३)-कावि-१४१-२०१८ , 
दिनांक ८ मे , २०१८ च्या आदेशान्वये त्यांनी वानाडोंगरी नगर परिषदच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहे . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या. 
( अ) अनुसूचित जाती 

०३ 


२१ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


५ 


०१ 


११ 


० 


( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०६ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), ( ब),( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गस्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 

०२ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०३ 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

[ अनुक्रमांक ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा.] 
त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ- नप -२०१७- प्र.क्र .६- का -०६, दिनांक २०-३-२०१८ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० पोट -कलम २ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करुन मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून, ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह) जागा 
राखुन ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


०६ 


प्रभागाची लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण नगर परिषद , वानाडोंगरी 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


क्रमांक 


नाव 


जागा 
लोकसंख्या अनुसूचित क्रमांक 
जातीची लोकसंख्या , 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे , अनु. 
जाती/ अनु. जमाती/ नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु.जाती / अनु . जमाती/नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी धरून 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


१ अ :-अनुसूचित जाती महिला 
१ ब : -सर्वसाधारण 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या १- अ उत्तर - खसरा क्रमांक १६४,१६५ नागलवाडी 
३८ ९ ७, अनुसूचित जातीची १-ब ग्रामपंचायत सीमा . 
लोकसंख्या ७१ ९ , अनुसूचित स्थळ : बाबडे ले आऊट ते निलडोह चे 
जमातीची लोकसंख्या १७७ . 

सीमेपर्यंत , गेडाम ले- आऊट, विजय नगर . 
पूर्व - रामवाटिका, निलकमल अपार्टमेंट, खसरा क्रमांक 

२३० , २३१,२३२ 
स्थळ : पालकर ले आऊट , मेश्राम ले आऊट , 
उगले ले आऊट , मोहिते इंडस्ट्रीज , राधाकृष्ण 
नगरी , रामवाटिका . 


. 


दक्षिण - खसरा क्रमांक १ ९९ , १ ९ ८ , मातोश्री नगर , 

पायोनियर वुड्स , हिंगणा मेन रोड ची सीमा 
स्थळ : निलकमल अपार्टमेंट, कडव ले आऊट , 


ना - एक- अ-२ ( १५४५) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची-चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


पश्चिम - खसरा क्रमांक १११ व ११२ प्रभाग क्रमांक 

७ ची सीमा . 
स्थळ : शहाकार ले आऊट , पायोनियर 

वुड्स , 
खंगार ले आऊट 


२ 


२ अ :-अनुसूचित जाती महिला 
२ ब :-सर्वसाधारण महिला 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या २- अ उत्तर - खसरा क्रमांक २४१ चा परिसर आणि 
३६४८ , अनुसूचित जातीची २- ब हिंगणा मेन रोडची सिमा लगत आहे . 
लोकसंख्या ६५६, अनुसूचित स्थळ : शांतीनिकेतन शाळेजवळील भाग समोरील 
जमातीची लोकसंख्या २०४ 

आझाद हिंद चौक , 

सुभाष 

किराणा जवळ . 
पूर्व - शांतीनिकेतन शाळा जवळील रोड 

स्थळ : नखाते आटा चक्की, जवळील परिसर, 
गुप्ता 

ते खदान पर्यंत . 
दक्षिण - खसरा क्रमांक ५ ची सीमा झेंडा चौक , ( राजीव 

नगर ) 
स्थळ : देशी दारू दुकानाच्या 

सभोवतील परिसर . 


निवास पासुन 


पश्चिम - प्रभाग ५ ची सीमा लगत आहे . 

स्थळ : सिद्धार्थ कटिया भंडार मागील परिसर 


३ 


प्रभागाची 

एकूण लोकसंख्या ३- अ उत्तर -हिंगणा मेन रोडची सिमा लगत आहे . 
३२५६ , अनुसूचित जातीची ३- ब स्थळ : हिरणवार ले आऊट . 
लोकसंख्या ३६२, अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या २०५ . 


३ अ :-अनुसूचित जमाती 
३ ब :-सर्वसाधारण 


पूर्व - खसरा क्रमांक २३८ 

स्थळ : गजानन नगर व हिरणवार ले आऊट . 


आहे . 


दक्षिण - प्रभाग ४ ची सीमा लागून 

स्थळ : ( दुर्गामाता मंदिर परिसर ). 
पश्चिम - प्रभाग २ ची सीमा लागून आहे . 

स्थळ : ( शांतीनिकेतन शाळेसमोरील भाग ) 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ४ - अ उत्तर - प्रभाग ३ ची सिमा लागून 

आहे . 
३६५२ , अनुसूचित जातीची ४- ब स्थळ : स्मशान भूमी गल्ली क्रमांक १ . 
लोकसंख्या ३४२ , अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या १३२ . 


४ 


४ अ :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


४ ब : -सर्वसाधारण 


पूर्व - खसरा क्रमांक २५० व २५१ ची सीमा लागून व 
वाघदरा गावाची सिमा 

लागून 

आहे. 
स्थळ : ( जय मंगलमूर्ती कॉलनी ) स्मशान भूमी 
गल्ली क्रमांक १ . 


दक्षिण -२५९ जयमंगलमुर्ती गृहनिर्माण २६० , २६१ 

नवीन जि . प . नवीन शाळा. 


पश्चिम - खसरा क्रमांक २५३ फर्थ इंडिया कॉलनी व 

२५६ सरोजिनी ले आऊट, बाबडे ले आऊट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


५ 


आहे . 


५ अ :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

महिला 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ५- अ उत्तर -हिंगणा मेन रोड ची सिमा लागून 
३८०३, अनुसूचित जातीची ५- ब स्थळ : सरोदी मोहल्ला, YCC कॉलेजचा लगतचा 
लोकसंख्या ३७० , अनुसूचित 

परिसर 
जमातीची लोकसंख्या १२८ 


५ ब :-सर्वसाधारण 


पूर्व - प्रभाग २ ची सीमा लागून आहे . 

सरोजनी ले आऊट, आनंद को . ऑपरेटीव्ह . 


दक्षिण - खसरा क्रमांक २५५ , फर्थइंडिया खसरा क्रमांक 

२५४ स्मृतीगृह निर्माण संस्था. 


पश्चिम - नगर युवक शिक्षण संस्था ( NYSS ) YCC 

कॅम्पसचा परिसर 


६ 


.. 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ६- अ उत्तर - खसरा क्रमांक १९ २ , १९ ५ सातपुते ले आऊट , ६ अ :-अनुसूचित जाती 
३३५६, अनुसूचित जातीची ६- ब अष्टविनायक एम्पायर चा भाग , विजय नगर , 

६ ब :-सर्वसाधारण महिला 
लोकसंख्या ६२ ९ , अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या १५३ 


गुरुकुल सहनिवास 


पूर्व - खसरा क्रमांक १८४, १८८ , १९ ४, अमर नगर 

जाणा- या रोडची सीमा लगत , राधा कृष्ण बिल्डर्स , 
अँड डेव्हलपर्स , कृष्ण 

फ्लोरा अपार्टमेंट , गजानन 
कॉलनी , गणेश कॉलनी . 


दक्षिण - संगम रोड , खसरा क्रमांक १२४ , १२५ , १८२ , 

१८३ , सुभानवाडी, नगर परिषद कार्यालयामागील 
भाग 


७ 


पश्चिम - वानाडोंगरी स्मशानभूमीचा भाग ( गजानन 

कॉलनी ) 
प्रभागाची 

एकूण लोकसंख्या ७- अ उत्तर - खसरा क्रमांक ९ ६ , ९ ७, ९ ८ , ९९ , नागलवाडी ७ अ :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
३१९ ३, अनुसूचित जातीची ७- ब सीमा , मौजा संगम , वेना नदीचा भाग , दत्त मंदिर महिला 
लोकसंख्या ५७१, अनुसूचित शंग्रीला शाळा , 

७ ब :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
जमातीची लोकसंख्या १६७ 


पूर्व – वानाडोंगरी बस स्टॉप , जि.प. शाळेचा भाग 

जगताप ले आऊट , साठवणे ले आऊट , उगले 


ले आऊट . 


दक्षिण - खसरा क्रमांक ३६२ , ३६३ , ३६४ , ३६५ , 

३६६ , ३६७ रायपुर गावाची सीमा लगत आहे . 
( येशोदा टाऊनशिप ) , पवार टोली, 


पश्चिम - दंतमहाविद्यालय , जगताप लेआऊट, संगम 

गाव दत्त मंदिर , वेना नदी सीमा लगत आहे . 
शिवाजी कॉलनी . 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


८ 


९ 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ८ - अ उत्तर - खसरा क्रमांक ६, गावठाणचा भाग दुर्गा माता ८ अ :-सर्वसाधारण महिला . 
५००८ , अनुसूचीत जातीची ८ - ब मंदिर परिसर , रचना अपार्टमेंट , पशु वैद्यकीय 

८ ब :-सर्वसाधारण महिला. 
लोकसंख्या ६६२ , अनुसूचीत ८ - क दवाखाना , 
जमातीची लोकसंख्या ३०३ 

८ क :-सर्वसाधारण . 
पूर्व - वन विभाग परिसर क्षेत्र , बाबडे सभा सभागृह 

आणि हिंगणा मेन रोड , एम.ई.सी.बी. ऑफिस , 
नागपूर 

ब्रिक्स कंपनी , 
दक्षिण - शासकीय वसतिगृह ३५५, ३५४, ३५३ ३५२ , 

३५० , ३५१, ३३८ , ३४० , ३५६, ३५७, ३५८ , 
३६० , ३३५, ३३६ , ३३७, ३३४, ३३१ , ३३२ , 
३२२ (रिजन्ट शाळा मुस्लिम कब्रस्तान) हिंगणा 

मेन रोड सिमा लगत आहे . 
पश्चिम - खसरा क्रमांक ३ ९ १ , ३ ९ ० , ३८ ९ , नाग नाला 

सीमालगत आहे. अग्रवाल गॅस ऐजन्सी , ...... 
प्रभागाची 

एकूण लोकसंख्या ९ - अ उत्तर - खसरा क्रमांक २४५ व २४६ यांचेसिमेलगत ९ अ :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
४१३३ , अनुसूचीत जातीची ९- ब आहे. शिव मंदिर , 

महिला . 
लोकसंख्या ५३३ , अनुसूचीत 

९ ब : -सर्वसाधारण महिला. 
जमातीची लोकसंख्या २२१ 

पूर्व - प्रभाग क्रमांक ५ ची सिमालगत नगर युवक 

शिक्षण संस्था , वैभव नगर , हनुमान नगर ....... 
दक्षिण - खसरा क्रमांक २८४ व २८५ तलमाले ले 

आऊट व मंगलमुर्ती गृहनिर्माण सह. संस्था , 

लक्ष्मी नगर , बालउद्यान जवळील परिसर ...... , 
पश्चिम - वैभव नगर, हिंगणा मेन रोडची सिमालगत 

आहे. शिक्षक कॉलनी , श्रीकृष्ण नगर 

पूर्ण, 
प्रभागाची 

एकूण लोकसंख्या १०- अ उत्तर - खसरा क्रमांक २८२ व २८३ शहाकार गृहनिर्माण १० अ :-सर्वसाधारण महिला . 
४३८ ९ , अनुसूचीत जातीची १० - ब सह . संस्था व २६६ पापुलर हाऊसिंग सोसायटी 

१० ब :-नागरिकांचा मागास 
लोकसंख्या ६२४ , अनुसूचीत YCC कॉलेज मागील , जांबुतकर वाडी, शिवाजी 

प्रवर्ग. 
जमातीची लोकसंख्या २२२ 

पार्क , मैदान 
पूर्व - खसरा क्रमांक २६३, आनंद को - ऑपरेटिव्ह 

हाऊसिंग सोसायटी आणि वागधरा रीठी गावाची 
सिमालगत आहे . जयपूरकर हॉलचे मागील 

परिसर , श्री नगर , लक्ष्मीनारायण नगर , ....... 
दक्षिण - खसरा क्रमांक ३११ व ३१२ , ३१३, ३१४ , 

३१५ , ३१६ , ३१७ , ३२१ , ३२२ , ३२३ , भगत 
ले - आऊट , वागधरा रिठी सीमा लगत , कोकाटे 
तेजस्विनी विद्यामंदिर , पडोळे ले- आऊट पालकर 

सभागृह , 
पश्चिम -हिंगणा मेन रोडची सीमालगत आहे . 

सुतगिरणी लगतचा परिसर , हनुमान नगर, रायपूर 
ग्रामपंचायत लगतचा परिसर , 


१० 


. 


अश्विन मुदगल , 


नागपूर : 


जिल्हाधिकारी , 


दिनांक ११ मे २०१८ . 


नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


९ 


HTGT 9-37 ( 37841.) (-17.fà.9.) H. ST. PT., 37. J.900 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order No.MNP - 2004 - CR - 34 - W -6 , Dated 17th September 
2004 of the State Election Commissioner , Maharashtra the Draft Order fixing the number of seats to be 
elected and the extent of the wards into which the said Municipal area of the Municipal Council to be 
divided and wards to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women (including women belonging to the Scheduled castes , Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order shich 1989-92-94 97-9-child 
989-209c, facich ? À 2096 was published as required by the proviso to sub - section ( 1) of the Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 , for information 
of the residents of the Wanadongri Nagar Parishad . 

After carefully considering the objections are received by me in respect of the said draft order, 
I, Ashwin Mudgal, Collector of Nagpur District in exercise of the powers conferred on me by sub - section (1 ) 
of Section 10 of the said Act , hereby make the following Order namely. 


ORDER 


No. Desk -XII -Mun - 1 -WS - 217-2018.— 


Whereas , the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur Division , 
Nagpur by his order i 4.9.57.-98(3)-child -989-2096, Panic (-4-209c issued under sub - section (2 ) of Section 10 ofthe 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL of 
1965) has fixed for the Wanadongri Nagar Parishad , the number of Councillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 


21 


10 


03 


01 


06 


11 


( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved , 

( a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

( c ) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats reserved for Women 

(including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens) . 
( 4 ) Out of seats at serial number ( 3 ), the number of seats 

reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 


amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 


Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 


shown in item at serial number (2 ) (a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 


02 


(b ) 


For the Scheduled Tribes 


00 


( C ) 


For the Backward Class of Citizens 


03 


06 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[ Number of seats at Serial Number (3 ) minus number of 

seats at Serial Number (4 )]. 
TT- 30-34-3 (9484 ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


2 . 


Now therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order sich Tf7311-74-2096-4.5 .& -01-0 &, ferich 
20-3-209c of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL . of 
1965). I, Ashwin Mudgal, the Collector of Nagpur District hereby , fixed the number and extent of the 
wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and the Backward Class of Citizens and Women 
(including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens) as the case may be , as shown in the Schedule to this order . 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately 
following the date of this Order. 


SCHEDULE 


Ward 


No. 


( 1) 


1 


Municipal Council , Wanadongari 
Name of TotalNo. of Seat Description of Boundary of the ward Reservation 
The Ward ward population No. 

Category , SC , ST , 
No. , if any (Reservation 

BCC , Women in SC , 
Category SC 

ST, BCC Category 
& ST) 
( 2 ) 

(3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 
Total Population - 1 - A North - Boundries of Survey No. 171 1 A- Women in SC 

near by Nildoh Grampanchayat Category . 
3897 

1 - B 

and 104 Survey No. 104 near by 1 B- General. 
SC -719 

NagalwadiGranpanchayat border. 
ST - 177 

East , Boundries of Survey Nos. 209 , 

210 , 211, 212 , 229 , 230 , 231, 232 , 
27 , 216 , 214 , 234 v 235 near by 

Nildoh Grampanchayat border . 
South — Boundries of Survey Nos . 173 , 174 , 

186 , 202 , 187 , 200 , 201, 198 this 

border near by Hingna Main Road . 
West- Boundries of Survey Nos . 172 , 

175 , 176 , 177 , 176 , 178 , 139 , 
140 , 160 , 161, 162 , 163 , 156 , 158 , 
157 , 156 , 155 , 154 and 163 this 
border near by Nagwalwadi 
Grampanchayat. 


2 


Total Population - 2 - A North - Boundries of Survey No. 241 this 2 A- Women in SC 
3648 

2 - B 

part near by Hingna Main Road Category . 
border . 

2 B- Women in 
SC -656 

East , Boundries of near by Ward No. 3 General. 
ST - 204 

border . 
South - Boundries of Survey No. 254 , 

255 , Nagar Yuvak Shikshan 

Sanshtha near by Pandhan Road . 
West Boundries of Ward No. 5 near by 

backside of Siddharth Katiya 
Bhandar . 


3 


Total Population - 3 -A North — Boundries of Survey No. 240 3 A- ST Category . 
3256 

3 - B 

near by Hingna Main Road . 3 B- General. 
SC - 362 

East , Boundries of near by Nildoh 

Village . 
ST - 205 

SouthBoundries of Ward No. 4 . 


West- Boundries of Ward No. 2 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


99 


( 1) 


( 2 ) 


(6 ) 


4 . 


SCHEDULE — Contd . 
(3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
Total Population - 4 - A North - Boundries ofWard No. 3 . 
3652 

4 - B East , Boundries of Survey No. 250 and 
SC - 342 

251 near by Wagdhara Village . 
ST - 132 

SouthBoundries of Ward No. 10 . 


4 A- BCC Category . 
4 B- General. 


West , Boundries of Survey No. 254 

near by Ward No. 5 . 


5 


5 A- Women in BCC 
Category . 
5 B- General. 


Total Population - 5 - A North - Boundries ofHingna Main Road . 
3803 

5 - B East , Boundries of Survey No. 254 and 
SC - 370 

255 near by Ward No. 4 . 
ST - 128 

SouthBoundries of Ward No. 10 . 
West- Boundries of Survey No. 254 and 

246 and Hingna Main Road . 


6 


6 A- SC Category . 
6 B- Women in 
General. 


Total Population - 6 - A North — Boundries of Survey Nos . 137 , 
3356 

6 - B 

138 , 135 , 34 and 133 and part of 

Ashtvinayak Developers and 
SC -629 

Drain . 
ST - 153 

East , Boundries of Survey Nos. 132 , 

131, 130 , 127 , 136 , 186 , 193 , 191, 

192 , 195 and 188 and Ward No. 1 . 
South - Boundries of Survey Nos . 128 , 

123 and 124 Sangam Road . 
West Boundries of Survey No. 137 , 136 

and Smashan Ghat, Drain and 
Prabhag No. 7 . 


7 


7 A- Women in BCC 
Category . 
7 B- BCC Category . 


Total Population - 7 - A North - Boundries ofSurvey Nos . 24 , 25 / 
3193 

7 - B 

2 , 29 , 82 , 83 , 84 , 116 , 114 , 111, 

163 and 101 and Sangam Survey 
SC -571 

No. 26 to 68 , Wanadongari Survey 
ST - 167 

No. 70 to 99 also near by 

Nagalwadi border . 
East , Boundries of Survey No. 25/1 , 

26 , 18 , 13 , 7 , 8 , 9 , 345 , 10 , 11 , 
12 , 13 , 14 Hingna Main Road also 

Wanadongari Gavthan . 
South — Boundries of Survey Nos . 375 , 376A, 

384,383 , 381,386 , 380 , 366 , 365 , 
382 , 383 , 364 Mauja Sangam 
No. 

Mauja 
Wanadongari 362 near by Raipur 
Village and 180 , 179 , 183 , 127 , 
128 , 129, 130 , 134 , 172 , 171, 174, 
182 Sangam Village near by 

Khairy Pannase . 
West- Boundries of Survey Nos. 36 , 

37B , 49, 51/1, 51/2, 56 , 57 , 58 , 
125 , 142 , 141, 127 , 128 , 139, 134 , 
136 , 137 , 135 , 116 , 169, 176 , 179 , 
178 , and Mauja Sangam Survey 
Nos. 28 to 180 Sawargotha . 


Survey 


179 , 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९, शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


8 


SCHEDULE - Contd . 
( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
Total Population- 8 - A North— Boundries of Survey No. 1 near 
5008 

8 - B 

MSEB Office ITI and Ward No. 7 
SC -662 

8 - C 

East , Boundries of Survey Nos. 348 , 
ST - 303 

342 , 347, 341, 349 , 393 in Babde 
Sabhagruh Hingna Main Road . 


(6 ) 
8 A- Women in 
General 
8 B- Women in 
General. 
8 C- General. 


South - Boundries of Survey No. 

Shashkit Vastigruh 355 , 354 , 
353 , 352 , 350 , 351, 338 , 340 , 356 , 
357 , 358 , 360 , 336 , 337 , 334, 331, 

332 , 322 , Hingna Main Road . 
West , Boundries of Survey No. 391, 390 , 

389 Nag Nala . 


9 


Total Population - 9 - A North - Boundries of Survey No. 247 and 
4133 

9 - B 

Ward No. 5 . 
SC - 533 

East , Boundries of Ward No. 10 and 
ST -221 

Ward No. 5 


9 A- Women in BCC 
Category . 
9 B- Women in 
General. 


South — Boundries of Survey No. 285 and 

Ward No. 10 


West , Boundries of Hingna Main Road . 


10 


Total Population - 10 - A North - Boundries of Survey Nos . 278 , 
4389 

10 - B 

280 , 281, 282 , 267 , 266 , 256 , 263 , 
SC -624 

264 Pandhan Road Wanadongari. 


10 A- Women in 
General. 
10 B - BCC Category . 


ST - 222 


East Boundries of Survey Nos . 277 , 

273 , 274 , 272 , 271, 298 and 
Wagdhara Rathi Village . 


South - Boundries of Survey Nos . 296 , 

297 , 303, 304 , 305 , 308A , 309, 
311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 37 , 
321, 322 , 323 Raipur Village . 


West- Boundries of Survey Nos . 293A , 

294 , 287,386 , 278 , 294 , 288 , 278 
Hingna Main Road . 


Nagpur : 
Dated the 11th May , 2018 . 


ASHWIN MUDGAL , 

Collector , 
Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


१३ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १०१ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप -२००४-प्र.क्र . ३४ - का -६, दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर “ उक्त 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १०, पोट-कलम (१) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे पारशिवनी नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कक्ष -१२- एमयुएन -१- कावि १९०-२०१८ , दिनांक ०२ मे २०१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसूदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १० पोट- कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत 
क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , अश्विन मुद्गल, नागपूर 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


१७ 


०८ 


०२ 


०१ 


० ९ 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १ -कावि २१८-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० पोट -कलम 
( २) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन, नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.- १९( ३)-कावि- १४२-२०१८ , 
दिनांक ०८-०५-२०१८ च्या आदेशान्वये त्यांनी पारशिवनी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग 
यासाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०५ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा. 
( ४ ) उपरोक्त ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालील प्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०३ 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक ( ३ ) 

०५ 
केलेल्या जागा वजा ( ४ ) समोरील नमूद 

केलेल्या जागा . ] 
त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ -नप- २०१७- प्र.क्र . ६- का -६ , 
दिनांक २०-०३-२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , (१ ९ ६५ 
चे कलम १० पोट - कलम २ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकाराचा वापर करून मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र 
जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणेनिश्चित करित असून , ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


०० 


समोरील नमूद 


२ . 


ना - एक - अ-४ ( १५४५ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


३ . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची एकूण 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 


क्रमांक 


नाव , 


असल्यास 


जागा 
लोकसंख्या , अनुसूचित क्रमांक 
जातीची लोकसंख्या 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती, किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे, अनु. जाती / अनु. जमाती/ 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती/ 
अनु . जमाती/ नागरीकांच्या 

मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


१ 


१ 


सर्वसाधारण 


एकूण ६८० 
अनु . जा . ७५ , 
अनु . जमाती १२९ 


स्थळ.- बोरबन , 

बोरबन , जुना पेंच रोड लागून उपरकर 

यांचे घरापासून आबादी लेआऊट परिसर 
उत्तर.- उत्तरेस कोराडी कॅनल पासून पूर्वेकडे पेंच 

रोडपर्यंत . 
पूर्व.-- पेंच रोडला लागून दक्षिणेकडे श्री . पृथ्वीराज 

मेश्राम यांच्या घरापर्यंत व पुढे हॅन्डपम्प 
पर्यंत व पुढे आत्माराम पोटभरे यांच्यापर्यंत 
व पुढे महाजन किराणा यांच्या किराणा 
दुकानापर्यंत व पुढे श्री . मंगल समरु बघेल 
यांच्या घरापर्यंत व तिथून पुढेपेंच रोडला 

लागुन श्री . पांडुरंग उपरकर यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्री . पांडुरंग उपरकर यांचे घरापासून 

पश्चिमेकडे रस्त्यांनी श्री . विलास खडसे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे सदुजी वाघाडे यांच्या 
घरापर्यंत तेथून रस्त्याने पश्चिमेकडे 
कॅनलपर्यंत नगरपंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 


पश्चिम .- नगरपंचायतच्या हद्दिपासून उत्तरेकडेकॅनलला 

लागून नगरपंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 


२ 


२ 


१ 


सर्वसाधारण 


एकूण ६६८ 
अनु. जा . ४३ , 
अनु . जमाती ६६ . 


स्थळ.- दत्त टेकडी परिसर , भगवान बघमारे यांचे 

घरापासून इंदल श्रीराम राऊत यांचे घरापर्यंत 

जुना पेंच रोड लागून दत्त टेकडी खालील . 
उत्तर.- उत्तरेकडेपेंच रोडच्या हद्दिपासून पूर्वेकडे 

नगरपंचायतच्या हद्दिच्या बाबुरवाडा 

पांधनपर्यंत . 
पूर्व. बाबुरवाडा पांधनने दक्षिणकडेक्रिडा 

संकुलनापर्यंत व तेथून पुढे श्री . इंदल श्रीराम 
राऊत यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . श्रीराम 
महादेव पारसे यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . 
देवचंद मेश्राम यांच्या घरापर्यंत व तेथून श्री . 
भगवान बघमारे यांच्या घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण.- श्री . भगवान बघमारे यांच्या घरापासून पेंच 

रोड ओलांडून पश्चिमेकडे पेंच पाटबंधारे यांचे 
कार्यालयापर्यंत व पुढे श्री . भोजनकर यांचे 
घरापर्यंत व पुढे आस्था नगरी मधुन 

केदारनाथ 
डेव्हलपर्स यांच्या ले - आऊट मधून जुन्या 

पेंच 
रोडपर्यंत . 


3 


३ 


१ 


अनुसूचित जमाती. 


एकूण-६८७, 
अनु. जा .- १० , 
अनु. जमाती-२५७. 


पश्चिम .- पश्चिमेस केदारनाथ डेव्हलपर्स यांच्या 

ले- आऊट पासुन उत्तरेकडे श्री .मधुकर ढोबळे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . विजय शेंडे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे बाबुराव घोडमारे 
यांचे घरापर्यंत श्री . शंकर बडवाईक 
यांच्या घरापर्यंत व तेथून पुढे पेंच रोडला 

लागून नगर पंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 
स्थळ.- घोगरा रोड शिव टेकडी परिसर , गरपेठ 

अखाडा समोरील भाग 
उत्तर.- उत्तरेकडे बाबुरवाडा पांधनपासुन पुर्वेकडे 

घोगरा रोड नगरपंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 
पूर्व.- घोगरा रोड नगरपंचायतच्या हद्दिपासून 

दक्षिणेकडेपेंच रोडपर्यंत . 
दक्षिण . -पेंच रोडपासून पश्चिमेकडे तलावाला लागून 

घोगरा रोडपर्यंत व तेथून पुढे अंगणवाडी 
पर्यंत तेथून समोर श्रीमती बारुबाई चिंचखेडे 

यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम .- श्रीमती बारुबाई चिंचखेडे यांच्या घरापासून 

उत्तरेकडे श्री . रामभाऊ बाजनघाटे यांचे 
घरापासून केदारनाथ डेव्हलपर्स यांच्या 
ऑफीस पर्यंत व पुढे रस्ता ओलांडून श्रीमती 
लक्ष्मी चिंचखेडे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . शालीक नरड यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
उत्तरेला तालुका 

क्रीडांगण संकुलापासून 
बाबुरवाडा पांदणपासून नगरपंचायतच्या 

हद्दिपर्यंत . 
स्थळ.- दिपक शिवरकर यांचे 

घरापासून दरगा 
परिसर , माता मंदिर परिसर , कमलाकर 

भोयर यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर.- उत्तरेकडे हनुमान मंदिरापासून पुर्वेकडे बरेजा 

यांच्या शेतपर्यंत व बरेजा तलावाला लागून 

पुर्वेकडेपेंच रोडपर्यंत . 
पूर्व.- पेंच रोडला लागून नगरपंचायतच्या हद्दिपासून 

दक्षिणेकडे बरेजा यांचे शेतातून नगरपंचायतच्या 
हद्दिपर्यंत . 


१ 


सर्वसाधारण . 


एकूण-६५२ 
अनु . जा . - ५ , 
अनु . जमाती -० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


रतन 


५ 


५ 


१ 


एकूण-७३ ९ 
अनु. जा .- १७ , 
अनु. जमाती-२७ . 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला. 


( ५ ) 
दक्षिण.- नगरपंचायत हद्दिपासून बरेजा यांच्या 

शेतीपासून पश्चिमेकडे श्री . हरिचंद मेश्राम 
यांच्या घरापर्यंत व तेथून पुढे श्री . सदाशिव 
केळवदे यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . 
कामठे यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री. किसना 
केळवदे यांच्या घरापर्यंत व तेथून श्री . चिंधु 
मेश्राम यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . मनोज 
कोल्हे व पुढे श्री . कमलाकर भोयर यांच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिम . - श्री . कमलाकर भोयर यांच्या घरापासून 

उत्तरेकडे ज्ञानेश्वर पिंपरामुळे व पुढे 
दिपक शिवरकर यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
चिंतामण भोगे यांच्या गुरांच्या गोठ्यापर्यंत 

व पुढे नगरपंचायत हद्दिने हनुमान मंदिरापर्यंत . 
स्थळ.- चौकी श्री . हरिभाऊ गोन्नाडे यांचे घरापर्यंत 

व पुढे पुवठा मंदिर लवापर्यंत , इंगोले यांचे 

घरापर्यंत व पुढे बोकडे यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर.- उत्तरेकडे हरिभाऊ गोन्नाडे यांचे घरापासून 

पुर्वेकडे श्री . प्रभाकर भोगे यांचे घरापासून 
पुढे श्री . रमेश लाड यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
श्री . राजु खंडाते यांचे घरापासून पुढे बरेजा 

यांचे शेतातुन नगरपंचायत हद्दिपर्यंत . 
पूर्व.- नगरपंचायतच्या हद्दिपासून पेर रोड ला लागुन 

दक्षिणेकडे बरेजा यांच्या शेतीपर्यंत . 
दक्षिण.- बरेजा यांच्या शेतीपासून पश्चिमेकडे 

श्री . हरिभाऊ इंगोले यांच्या घरापर्यंत व 

श्री . नेत्राम केळवदे यांचेघरापर्यंत व 
पुढे श्री . पुरुषोत्तम तरारे व पुढे चिंधुजी 
फाले व पुढे श्री . राजेश बाकडे यांच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . राजेश बाकडे यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

श्री . प्रकाश बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे 
पुर्वेकडे श्री . मारोतराव उईके यांच्या घरापर्यंत 
व तेथून पुढे उत्तरेकडे श्री . काशिनाथ 
निंबाळकर यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . हरिभाऊ 

गोन्नाडे यांचे घरापर्यंत . 
स्थळ.- मढि मंदिर माता मंदिर गरिबदास केळवदे व 

पुढे वसंता केळवदे व पुढे भवानी माता 

मंदिर प्रभाकर कावळे यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर.- उत्तरेकडे मढि मंदिरापासुन पुर्वेकडे 

श्री . बाळा खंडाते यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . बंडु बेले यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . गरिबदास केळवदे यांचे घरापर्यंत . 


६ 


६ 


१ 


सर्वसाधारण महिला . 


एकूण-७७८ 
अनु. जा .- ९ , 
अनु. 

जमाती-७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४) 


( ६ ) 


७ 


७ 


१ 


एकूण ७३० , 
अनु. जा . ८ , 
अनु . जमाती ८ . 


( ५ ) 
पूर्व.- श्री . गरिबदास केळवदे यांच्या घरापासून 

दक्षिणेकडे श्री . बळीराम केळवदे यांच्या 

घरापर्यंत . 
दक्षिण.- बळीराम केळवदे यांच्या घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री . तेजराम बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . देवाजी सोनकुसरे यांचे घरापर्यंत व 
पुढे चौकी मंदिर व पुढे श्री . आनंद वाघमारे 
यांच्याघरापर्यंत व पुढे श्री . गजानन यांचे 
घरापर्यंत व पुढे दक्षिण दिशेने श्री . गिरधर 
बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
श्री . हरिभाऊ महाजन ( सायरे ) यांचे घरापर्यंत 
पुढे श्री . प्रभाकर कावळे (पाळणाघर ) यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . प्रभाकर कावळे ( पाळणाघर ) यांचे 

घरापासून उत्तरेकडे श्री . प्रमोद भोगे यांचे 
घरापासून धुरई यांचा वाडा व तेथुन पुढे 
पुर्वेकडे श्री . शंकर आपुरकर यांचे घरापर्यंत 

व पुढे मढि मंदिरापर्यंत . 
स्थळ.- चौकी मंदिर महाजन पुरा पासुन हांडे यांचे 

घरापर्यंत व पुढे शेगावकर यांचे घरापासून 

बाजार चौकापर्यंत जैनमंदिरापर्यंत . 
उत्तर.- उत्तरेकडे जैन मंदिर पासून पुर्वेकडे 

श्री . धन्यकुमार पनवेलकर यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . शैलेश वाघे यांचेकिराणा दुकानापर्यंत 
व पुढे उत्तर बाजुस श्री . श्रावण रोकडे 
यांच्याघरापर्यंत व पुढे भगवान बोकडे यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे श्री . चंद्रहासजी 
बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . वसंतराव 
महाजन यांचे घरासमोरील रस्ता पासून पुर्वेकडे 
देवचंद महाजन यांचे घरापर्यंत व पुढे प्रफुल 
भुजाडे यांचे घरापर्यंत व तेथुन पुर्वेकडे चौकी 

मंदिरापर्यंत . 
पूर्व.- चौकी मंदिरापासून दक्षिणेकडील श्री . नारायण 

गोन्नाडे यांच्या घरापासून श्री . नारायण 
कोटगुले यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
श्री . विष्णुजी बढे यांचे घरापर्यंत व पुढे 

उत्तरेकडे श्री . राजेराम राऊत यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्री . राजेराम राऊत यांचे घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री . घनशाम केहिटे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . मधुकर शेगावकर यांचे घरापर्यंत व 
पुढे श्री . छगण रॉय यांचे घरापर्यंत . 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 

महिला . 


ना - एक - अ -५ ( १५४५ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


पश्चिम .- श्री . छगण रॉय यांचे घरापासून 

उत्तरेकडे 
श्री . जयचंद कोचर यांचा दवाखाना व पुढे 
श्री . मदन पालीवाल यांचे घरापासून पुढे 
जैन मंदिरापर्यंत . 


८ 


८ 


१ 


सर्वसाधारण महिला . 


एकूण ६७ ९ 
अनु. जा . १०५ , 
अनु . जमाती 

० . 


स्थळ.- लता भोगे सोनार मोहल्ला व पुढे बौध्द 
विहार मोटघरे यांचे 

घरापासून 
उत्तर.- उत्तरेकडे कुवारा भिवसेन महोत्सव ग्राऊंड 

पासून हनुमान मंदिरापर्यंत . 
पूर्व.- हनुमान मंदिरापासून दक्षिणेकडे श्री. जैस्वाल 

यांचे घरापर्यंत पुढे श्री . अशोक मोटघरे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . मनोहर केळवदे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे वर्षा मोटघरे यांच्या 
घरापर्यंत व पुढे राजु भोयर यांचे घरापर्यंत 
व पुढे पुर्वेकडे श्री . अरविंद मोटघरे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे मढि मंदिरापासून पश्चिम 
दिशेस श्री . 

सुधाकर 

कावळे यांचे घरापर्यंत 
पुढे श्री . मधुकर रायपुरकर यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेस श्री . अनिल सायरे यांचे घरापर्यंत 

व पुढे श्रीमती लताबाई भोगे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्रीमती लताबाई भोगे यांचे घरापासून 

पश्चिमेकडे श्री . ढोमणे गुरुजी यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्रीमती जीजाबाई नंदनवार यांचे 
घरापर्यंत व पुढेरस्ता ओलांडून श्री . विठोबा 
भुते यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . चंद्रभान 
कुंभलवार यांचे घरापर्यंत व पुढे नगरे गुरुजी 
यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . राजु सातपैसे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे रस्त्याने उत्तरेकडे 
सुनिल पिंपरामुळे यांच्या घरापर्यंत व पुढे 

पश्चिमेकडे श्री . कळंबे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . कळंबे यांचे 

घरापासून 

उत्तरेकडे 
श्री . बाश्या बडवाईक यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . बाजीराव सायरे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . मनोहर मेश्राम यांचे घरापर्यंत व पुढे 
अमोल मुलतेली यांचे घरापर्यंत पुढे 
श्री . जानराव नागपुरे यांचे घरापर्यंत व पुढे 

कुवारा भिवसेन महोत्सव ग्राऊंड पर्यंत . 
स्थळ.- पातीमाता मंदिर पासुन पांडुरंग सायरे 

राजु कुंभलकर यांचे घरापासुन व पुढे जैन 

मंदिरापासून . 
उत्तर.- उत्तरेकडे श्री . पांडुरंग सायरे यांचे घरापासुन 

पुर्वेकडे श्री . राजु कुंभलकर यांचे घरापर्यंत . 


९ 


९ 


१ 


सर्वसाधारण महिला. 


एकूण ७५३ , 
अनु . जा . २० , 
अनु . जमाती ०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
पूर्व.- श्री . राजु कुंभलकर यांचे घरापासून दक्षिणेकडे 

श्री . मधुकर बांगडकर यांचे घरापर्यंत 
श्री . यादवराव बडवाईक यांचे घरापर्यंत पुढे 
श्रीमती जानकीबाई कठाणे व पुढे पुर्वेकडे 
श्री . वासुदेव वाडी यांचे घरापर्यंत व तेथून 
पुढे रस्ता ओलांडून आटा चक्की उत्तरेकडे 
श्री . बडवाईक यांचे घराजवळील विहिरीपर्यंत 
तेथून पुढे पुर्वेकडे श्री . विजय कुर्वेयांचे 
घरापासून दक्षिणेस विजय फुलबांधे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे श्री . गभणे गुरुजी यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्री. गभणे गुरुजी यांचे घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री .वंजारी गुरुजी यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . पारसमल बोथरा यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . विजयकुमार बोथरा यांचे घरापर्यंत व 
पुढे दक्षिणेकडे संभाजी वंजारी यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्री . नरेश डोनारकर यांचे घरापर्यंत 

व पुढे श्री . चोरडीया यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . चोरडीया यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

श्री . अनिल ढोबळे यांचे घरापर्यंत पुढे 
श्री . विरेंद्र नरड यांचे घरापर्यंत पुढे पांडुरंग 

सायरे यांचे घरापर्यंत . 
स्थळ.- आबादी खारी जुना पेंच रोड , पाती माता 

मंदिर परिसर . 
उत्तर.- उत्तरेकडे श्री . भार्गव गजभिये यांचे घरापासून 

पुर्वेकडे सोनाबाई सायरे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व.- श्रीमती सोनाबाई सायरे यांचे घरापासून 

पेंच रोड ला लागून दक्षिणेकडे श्री . प्रभाकर 
खुबाळकर यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . जानराव 
सायरे यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . मानिक 
गाठे यांचे घरापर्यंत . पुढे पातीमंदिर पुढे 

श्री . पांडुरंग गिरडकर यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण.- श्री . पांडुरंग गिरडकर यांचे घरापासून 
पश्चिमेकडे श्री . 

डुमन 

चकोले यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेस श्री . श्रीराम मोरे यांचे घरापर्यंत 

पुढे श्री . हेतराम जांगडे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . हेतराम जांगडे यांचे घरापासून उत्तरेस 

श्रीमती मंजुळाबाई मेश्राम यांचे घरासमोरील 
रस्त्यांपासून पुर्वेकडे श्रीमती ममता रामटेके 
यांचे घरापर्यंत व पुढे राजु भिवगडे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे उत्तरेस प्रकाश सोनटक्के 
यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . उईके यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्री . भार्गव गजभिये यांचे घरापर्यंत . 


१० 


१० 


१ 


एकूण ७७३ , 
अनु . 
अनु . जमाती ६७ . 


जाती ४८ , 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

महिला . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


११ 


११ 


अनुसूचित जाती महिला. 


एकूण ७१७ 
अनु. जाती १६ ९ , 
अनु . जमाती १३ 


स्थळ.- डोमकी पुरा को - ऑपरेटिव्ह बँक पठाण चक्कीपर्यंत 

शेषराव कापसे हरिहर शाळेपासून 
उत्तर.- उत्तरेकडे हरिहर शाळेपासून पुर्वेकडे आबदी 

खारीकडे जाणा - या रोडला दिपक पांढूरकर 
यांचे घरापर्यंत व पुढे शेषराव कापसे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे श्री . श्रीराम मोरे यांचे 
घरापर्यंत . तेथून दक्षिणेस श्री . डोमकी जावाई 
यांचे घरापर्यंत पुढे पूर्वेकडे श्री . रामचंद्र 
मोहरकर यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . दिलीप 
वंजारी यांचे घरापर्यंत व पुढे पठाण आटा 

चक्कीपर्यंत . 
पूर्व.- पठाण आटा चक्कीपासून दक्षिणेस पुढे जुने 

पेंच रोडला लागून श्री . शेषराव देऊळकर यांचे 
घरापर्यंत व पुढे नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 

को - ऑपरेटिव्ह बँकेपर्यंत . 
दक्षिण.- नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को - ऑपरेटिव्ह 

बँकेपासून पुढे पश्चिमेस स्वामी फोटो 
स्टूडिओ, पुढे ठाकरे वकील यांचे घरापर्यंत . 
श्री . गोविंदा मस्के यांचे घरापासून श्री . खलीप 
पठाण यांचे घरापासून पुढे श्री . 

राजकुमार 
राऊत व श्रीमती मिरा मडावी यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम.- श्रीमती मिरा मडावी यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

हरिहर विद्यालयापर्यंत . 
स्थळ.- आबादी ले - आऊट परिसर तकीया मारोती 

परिसर जिनींग तहसील कार्यालय समोर. 
उत्तर.- उत्तरेकडे बनसिंगी नाल्यापासून पूर्वेकडे ते 

कॅनलपर्यंत . पुढे श्री . शामराव सोनाजी मानापुरे 
यांचे घरापर्यंत . पुढे श्री . माधवराव घुले यांचे 
घरापर्यंत . पुढे श्रीमती छन्नुबाई सोनवाने यांचे 

घरापर्यंत. पुढे श्री . गिरगुसे यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व.- श्री . गिरगुसे यांचे घरापर्यंत दक्षिणेस 

नत्थु 
ढोके यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . अर्जुन बर्वे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेस श्रीमती 
मंजूळाबाई मेश्राम यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . बालपांडेयांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . प्रमोद गोरडे यांचे घरापर्यंत व पुढे 

दक्षिणेस हरिहर शाळेपर्यंत . 
दक्षिण.- हरिहर शाळेपासून पुढे पश्चिमेकडे तहसील 

रोडने श्री . रविंद्र फुलबांधे यांचे घरापर्यंत व 
पुढे श्रीमती सिंधुताई चव्हाण यांचेघरापर्यंत 
व पुढे श्री . झोड यांचे घरापुढेकॅनल ओलांडून 
हरिहर शाळा. पुढे सावनेर रोडने नगरपंचायत 
हद्दिपर्यंत . 


१२ 


१२ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


एकूण ७६४ 
अनु . जाती ८६ , 
अनु . जमाती ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


२१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


पश्चिम .- नगर पंचायत हद्दीतील बनसिंगी नाल्यापासून 

उत्तरेकडे नगर पंचायत हद्दीने न . प . हद्दी 
तील बनसिंगी नाल्यापर्यंत . 


१३ 


१३ 


१ 


सर्वसाधारण 


एकूण ६४० 
अनु . 
अनु . जमाती ६३ 


जाती ९ ० , 


स्थळ.- तहसील कार्यालय , बेसिक शाळा , गोवारी 

पुरा , 

सरोदी टोली. 
उत्तर.- उत्तरेकडे सावनेर रोडने बनसिंगी नाल्या 

पासून पूर्वेकडे सावनेर रोडला लागून सार्व 
जनिक बांधकाम विभाग यांचे क्वॉर्टरपर्यंत 
पुढे तहसील कार्यालया पुढे पशुवैद्यकीय 
दवाखानापर्यंत पुढे पोलीस स्टेशन , पारशिवनी 
पुढे संत तुकाराम सभागृहाच्या पुढे कोंड 
वाड्यापर्यंत पुढे श्री . लक्ष्मण येरखेड यांचे 

घरापर्यंत व पुढे महादेव मंदिर चौकापर्यंत . 
पूर्व.- महादेव मंदिर चौकापासून दक्षिणेस रामराव 

दड्डमवार यांचे घरापर्यंत . पुढे बाजारातील 
हनुमान मंदिरापर्यंत व पुढे रस्ता ओलांडून 
श्री . सुरेश ढवळे यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
सव्वालाखे कॉम्प्लेक्सला लागून सावनेर 

रोडपर्यंत . 
दक्षिण.- सावनेर रोडपासून पश्चिमेकडे श्री . गौतम 

देशपांडे यांचे घरापर्यंत व पुढे भाऊराव 
भोयर यांच्या घरापर्यंत . पुढे सावनेर रोड 
ओलांडून दक्षिणेकडे नगर पंचायत हद्दीने 
पुढे नगर पंचायतच्या हद्दीतील बनसिंगी 

नाल्यापर्यंत . 
पश्चिम . - नगर पंचायतच्या हद्दीतील बनसिंगी नाल्या 

पासून सावनेर रोड बनसिंगी नाल्यापर्यंत . 
स्थळ.- मस्जिद परिसर शकील बेकरी पठाण 

मस्जिदपर्यंत दूध डेअरी . 
उत्तर.- उत्तरेकडे सुरेश सावरकर यांच्या घरापासून 

पुढे पूर्वेकडे रजनी फोटो स्टुडिओपासून 
पुढे श्री. पुरुषोत्तम राजुरकर यांचे कटिंगच्या 

दुकानापर्यंत . 
पूर्व श्री . पुरुषोत्तम राजुरकर यांचे कटिंगचे 

दुकानापासून दक्षिणेकडेमस्जिदपर्यंत . पुढे 
श्री . कुरेशी चुनेवाले यांचे घरापर्यंत . पुढे 
श्रीमती रामटेके यांचे घरापर्यंत . पुढे सावनेर 
रोड ओलांडून पालीवाल अध्यापक विद्यालया 
पासून पूर्वेकडे अशोक राऊत यांचे 
घरापासून पुढे श्री .किशोर वैद्य यांचे 
घरापर्यंत पुढे शेषराव नाखेले यांचे घरापर्यंत . 
पुढे बस स्टॉप खापरखेडा रोडला लागून 
श्री . अरूण बडवाईक यांचे पानठेल्यापर्यंत 
व नगर पंचायत हद्दीतील कॅनलपर्यंत . 


१४ 


१४ 


१ 


सर्वसाधारण महिला . 


एकूण ६६८ 
अनु . जाती १२३ , 
अनु . जमाती ११२ 


ना - एक - अ-६ ( १५४५) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण . - श्री . अरूण बडवाईक यांचे पानठेला व 

नगर पंचायत हद्दीतील कॅनलपासून कॅनल 

लागून सावनेर रोडपर्यंत . 
पश्चिम .- सावनेर रोडला लागून मस्जिदपासून उत्तरे 

कडे श्री . रामराव चौधरी यांचे घरासमोरील 
रस्ता ओलांडून पुढे श्री . पठाण यांचे घरा 
पर्यंत व पुढे अनिता सोनवाने यांचे घरा 
पर्यंत व पुढे सुरेश सावरकर यांचे घरा 
पर्यंत . 


१५ 


१५ 


१ 


अनुसूचित जाती. 


एकूण ६८० 
अनु . 
अनु . जमाती १३ 


जाती ३२५ , 


स्थळ.- विजय खिलोसिया कन्या शाळा , कॉम्प्लेक्स, 
आंबेडकर पुतळा 

परिसर बँक ऑफ इंडिया . 
उत्तर.- उत्तरेकडे श्री . विजय खिलोसिया यांचे घरा 

पासून पूर्वेकडे श्री . नरेंद्र चोरडिया यांचे 

घरापर्यंत . 
पूर्व. श्री . नरेंद्र चोरडिया यांचे घरापासून दक्षिणे 

कडे सुनिल रांका यांचे घरापर्यंत व पुढे 
बाजार चौकातील कन्या शाळेपर्यंत व पुढे 
पूर्वेकडे श्री. विष्णुजी बढे यांचे दुकानापर्यंत 
व पुढे दक्षिणेकडे श्री . गजभिये यांचे 
किराणाच्या दुकानापासून 

सोनाली झेरॉक्स 
पर्यंत . 
दक्षिण.- सोनाली झेरॉक्सपासून श्री . अशोक कुथे 

यांचे घरापर्यंत व पुढे स्टेट बँकपर्यंत व 
पुढे बँक ऑफ इंडिया पारशिवनी रस्त्या 

पर्यंत . 
पश्चिम .- बँक ऑफ इंडिया रस्त्यापासून उत्तरेस 

श्री . महेश बुरबांधेयांचे घरापासून पुढे 
श्री . विलास बुरबांधे यांचे पानठेला पर्यंत व 
पुढे भुते किराणा स्टोर्स पर्यंत रस्ता ओलांडून 
श्री . संजय व्यास यांचे कॉम्प्लेक्स पर्यंत व 
विजय खिलोसिया यांचे घरापर्यंत . 


१६ 


१६ 


एकूण ७५९ 


१ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


अनु . 


जाती १२५ , 


अनु. जमाती २८ 


स्थळ .- जुना बस स्टॉप , साई ले - आऊट , रामटेक 

रोडच्या बाजूने नगर पंचायत पर्यंत . 
उत्तर.- उत्तरेकडे श्री . सुरेश शिवरकर यांचे घरा 
पासून पूर्वेकडे श्री . 

मधुकर 

शेगावकर यांचे 
घरापर्यंत . पुढे प्रभाकर बढे यांचे घरापर्यंत 
पुढे पांडुरंग नागोसे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
राजु पल्लेवार यांचे घरापर्यंत व पुढे तलावापर्यंत 

व पुढेपेंच रोडपर्यंत . 
पूर्व. पेंच रोडपासून दक्षिणेकडे,पेंच रोड फाटा 

नगर पंचायत हद्दी रामटेक रोडपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


२३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
दक्षिण .- रामटेक पारशिवनी रोडला लागून पुढे 

राणी लक्ष्मी विद्यालयापर्यंत पुढे गोडे ठेके 
दार यांचे घरापर्यंत व पुढे रुपराव डोहळे 
यांचे घरापर्यंत . पुढे सुधीर कापसे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे नगर पंचायत कार्यालया 


पर्यंत . 


पश्चिम .- नगर पंचायत कार्यालयापासून पुढे उत्तरेकडे 

शांती सायकल स्टोर्स . पुढे श्री . सुरेश 
शिवरकर यांचे घरापर्यंत . 


१७ 


१७ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण ६५ ९ 
अनु. 
अनु . जमाती १६. 


जाती ४३ , 


स्थळ.- नेहरू नगर , सुपर टाऊन , मंगल नगर 

परिसर , खापरखेडा रोड . 
उत्तर.- उत्तरेकडे ग्रामीण रुग्णालय समोरील कॅनल 

पासुन पुर्वेला श्री . ठाकरे यांचे घरापर्यंत व 
पुढे व्यंकटेश बारपर्यंत व पुढे खडतकर 
सभागृहपर्यंत खापरखेडा रोड उत्तरेस 
श्री . रफिक शेख यांचे घरापर्यंत व पुढे 
मच्छिमार सोसायटीपर्यंत व पुढे पुर्वेकडे 
श्री . प्रकाश कोचर यांचे घरापर्यंत पुढे शेख 
यांचे घरापर्यंत रामटेक रोडला लागुन महात्मा 

गांधी महाविद्यालयापर्यंत . 
पूर्व.- महात्मा गांधी महाविद्यालयापासून दक्षिणेकडे 

पांदन रस्त्याने नगर पंचायतच्या हद्दीपर्यंत व 
पुढे नगर पंचायतच्या हद्दितील खापरखेडा 

रोडपर्यंत . 
दक्षिण.- नगर पंचायतच्या हद्दितील खापरखेडा रोडपासुन 

बनसिंगी नाला नगर पंचायत हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम .- बनसिंगी नाला नगर पंचायत हद्दीपासुन 

उत्तरेकडे श्री . कुर्वे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
सावनेर रोडला लागुन ग्रामीण रुग्णालय 
समोरील कॅनलपर्यंत . 


नागपूर : 


अश्विन मुद्गल, 


दिनांक ११ मे २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


HTT 9-34 ( 37841. ), (91. . 9), 7.9. 27., 37. 55.902 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by the OrderSich /4-14-2008 /9.95.38 / 1-& , fatich 90 HORR , 2008 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra , the draft order fixing thenumber of seats to be elected and the extent of the 
wards into which the said Municipal area of the Municipal Councils to be divided and the wards to be reserved for 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens and Women ( including Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens ) as the case may be, 
as shown in the Schedule to the draft order bearing 191-92-945a -9-child -990-2096, facich 02 À 2096 was published as 
required by the proviso to Sub - section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 for information of the residents of the ParshivaniNagar Panchayat. 


After carefully considering the objections are received by me in respect of the said draft order. 1,Ashwin Mudgal, 
Collector of Nagpur District, in exercise of the powers conferred on meby Sub - section ( 1) of section 10 of the said Act , 
hereby make the following order namely 


ORDER 


No. Desk -XII-Mun - 1 -WS -218-2018.— 


Whereas , the Commissioner and Regional Director ofMunicipal Administration , Nagpur Division , Nagpur by his 
Ordersich vh454-98 (3)-child - 987-2096 , facichoc # 209c issued under Sub -section (2 ) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for Parshivani 
Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the Number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for 
Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) as shown 
below 


1. The number of Councillors to be elected .. 


17 


08 


2. The number of seats to be reserved for : 

(a ) For the Scheduled Castes 


02 


( b ) For the Scheduled Tribes 


01 


(c ) For the Backward Class of Citizens 


05 


3. The total number of seats to be reserved for Women ( including the number 


09 


of seats to be reserved forWomen belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and the Backward Class of Citizens). 


4. Outof seats at Serial No. 3 , the number of seats reserved for Women belonging 


to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class ofCitizens 


from amongst the seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ) 


respectively , are as under : 


( a ) For the Scheduled Castes 


01 


( b ) For the Scheduled Tribes 


00 


03 


(c ) For the Backward Class of Citizens 
5. Number of seats to be reserved forWomen as General Category (Number of 


seats at Serial No. 3 Minus number of seats reserved at serialnumber- 4 ) 


05 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


२५ 


2. Now Therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No.MNP - 2004 - Cr - 34 - W -06 Dated 17th 
September 2004 of the State Election Commissioner, Maharashtra , read with Sub - section (1 ) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. (Mah . XL . of 1965). 1,Ashwin 
Mudgal the Collector ofNagpur District,hereby fixed the Number and extent of the wards into which the said Municipal 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes, the Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens ), as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 


3. This Order shall take effect for the purpose of the nextGeneralElections held immediately following the date 
of this order. 


SCHEDULE 


Ward 


Seat 
No. 


Description of Boundary of the ward 

(North , East, South , West) 


No 


Nameof TotalNo. of Ward 
the Ward Population 
No., if any 

(Reservation 

Category SC & ST ) 
(2 ) 

( 3 ) 
Total-680 , 


Reservation 
Category, SC , ST, 
BCC Women in SC , 
ST, BCC Category 

(6 ) 
General 


(4 ) 


( 1) 
1 


1 


1 


(5 ) 
Location — Population layouts area, from the 

house of Boron , Old Pench Road to 
Upkar. 


SC -75 , 


ST- 129 


North— From North to Kuradi Canal on the 


North to wards Pench Road. 


East- To the South Near Pench Road , 

to Mr. Prithviraj Meshram s House 
and to Hundampamp next to 
Atmaram Petbhare and further to the 
grocery store ofMahajan Kirana and 
further to Shri. From the house of 
Mangal Samru Baghel and from 
there onwards to the Pench Road , 
To the house of Mr.Pandurug 
Uparkar. 


South— From the house of Mr. Pandurang 

Uparkar, to Mr. Vilas Khadse to 
Saduji Waghade to the road west 
Canal to Nagar Panchayat Bound 


ary . 


West- From the Boundary town Council 

North side to Nagar Panchayat 
Boundary Canal. 


2 


2 


Total-668 , 


1 


General 


SC - 43 , 


Location From the house of Dattekadei 

campus Lord Bhamamare s house 
to Indra Shriram Raut, from Old Pat 
Road following Datta Hill . 


ST- 66 


71-905-34–6 ( 9484). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


North— North of the boundary ofPench Road 

upto its Junction with Baburwada 


upto its junction with Nagar 


Panchayat Border. 


East 


Baburwada Pandhangan passed to 


the South towards Krishnasankulan 


and from there Mr. Shri Indra Shri. 


ram Raut s house and further to Mr. 


Shriram Mahadev Parese s house 


and onwards Shri to the house of 


Devchand Meshram and from 


there from Mr. Lord Baghmer to his 


house . 


South- From the house of Mr. Lord Baghare 


to the Office of Pench Road on the 


West side of Pench Road and later 


Shri Bhojanakara of gharaparyata 


and further interest from within the 


City ofKedarnath Developers Lay 


outmadhun till the old screw Road . 


West- North from the Lay -outofKedarnath 

Developers on the West Shri from 


Mr. Madhukar Dhobale s house and 


onwards Mr. To Mr. Vijay Shende s 


house and onwards Mr. Baburao 


Ghodmare to the house and Mr. 


Shankar Badwichi s house and from 


there to the Pench Road to the Nagar 


Panchayat 


3 


3 


Total- 687 


1 


Location — Ghogra Road , Shiva Hill area , part 


Scheduled Tribes 


S.C.- 10 , 


of the upper part of the Girpeth 


Akhara . 


S.T.- 257 


North— To the North of Baburwada on the 


North towards the end of the Ghogra 
Road Nagar Panchayat. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


२७ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East 


From the boundary of the Ghogra 
Road Nagar Panchayat to the South 
to the Pench Road . 


South— From Pench Road on the west side 

of the lake and towards Ghogra 
Road and from there to the 
Anganwadi therefrom Mrs. Barubai 
Chinchkhedhe s house . 


4 


4 


Total- 652, 


1 


General 


S.C.- 5 , 


S.T. - O 


West- From Mrs. Barubai Chinchkhede s 

house to North house ofRambhau 
Bazhagate and to the Kedarnath 
Developer s Office and further on the 
road to Mrs. LaxmiChinchkhedhe s 
house and later from the taluka 
Kridangana Complex to the house 
of Mr. Shalik Narad and then to the 
North from Baburwada foothills to the 

Municipalty boundary . 
Location From the house of Deepak 

Shivarkar to the Darga Premises, 
Mata Temple Complex , to the house 

of Kamlakar Bhoyar. 
North— From North to Hanuman Temple on 

the East till the filed of Bereja and 
from Bereja Lake on the West to 

wards Pench Road . 
East From the boundary of Pench Road 

to Nagar Panchayat boundary and 
to South of Bereja field to Nagar 

Panchayatboundary . 
South— From the boundary of Nagar 

Panchayat, from the farming of 
Bereja , to the west from there to Mr. 
Harichand Meshram s house and 
from there to the house of Mr. 
Sadashiv Keelwade and further to 
Mr. Ratan Kamite s house to the 
north From the house of Mr. Kisna 
Kelvade and from there to Mr. 
Chhamdu Meshram s house and 
onwards Mr. Manoj Kolhe and 

further to Mr. Kamlakar Bhoyar . 
West- From Mr.Kamlakar Bhoyar s house 

to North in front of Dnyaneshwar 
Pimparamule and further to Deepak 
Shivarakar s house and further to 
Chintaman Bhoge s to the cattle 
heels and later to the Hanuman 
Mandir boundary by the Municipality . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


5 


5 


Total- 739, 


BCC Women 


S.C.- 17 , 


Location — Chouky to Mr. Haribhau 

Goannade s house and to the 
next till the house of Puvata 
Temple to the house ofIngole and 
to the house of Bokade later . 


S.T.- 27 


North North of Haribhau Goannade s 

house on the North next to 
Mr. Prabhakar Bhoge s house to 
Mr. Ramesh Lad from the house 
of Raju Khandate later on to the 
Betheja Sheettun to Limit of 
Nagar Panchayat. Hadhiparant. 


East 


From the boundary of the Nagar 
Panchayat to the farm of Per 
Road and to the farm of Beraja to 
the South . 


South- From the farm of Bereja to 

Mr. Haribhau Ingole s house and 
further to Mr. Netram Kelvade s 
house and later Mr. Purshottam 
Tarare and beyond Chindhuji 
Phale and further to Shri Rajesh 
Bakde s house . 


West- From Mr. Rajesh Bakde house 

to North house of Mr. Prakash 
Bisan and to the East house of 
Mr. Marotrao Uike and further to 
North Mr. Kashinath Nimbalkar s 
house and further to Mr. Haribhau 
Gonnade s house . 


6 


6 


Total- 778 , 


GeneralWomen 


S.C.- 9 , 


Location — Madhimandir Mata Temple to 

Garibadas Kelwade further to 
Vasanta Naik and then to the 
Bhavani Mata Temple to 
Prabhakar Kawale house . 


S.T.- 7 


North— From North the Idol Temple 

Madhimandir to the house of Shri 
Bala Khandate and later to the 
house ofMr. Bandu Bele and later 
Mr. Garibdas Kelwade s house . 


East 


From Mr. Garibdas kelwade s 
house to South to the house of 
Mr. Baliram Kelwade . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


२ ९ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(6 ) 


(5 ) 
South— From the house of Mr. Baliram 

Kelwade to Mr. Tejram Bisan s 
house and further to the house of 
Devaji Sonkusare and later the 
ChoukiMandir and later Shri Anand 
Waghmare s house and later to 
Mr. Gajanan s house and to the 
South , house of Girdhar Bisan and 
to the West Mr. Haribhau Mahajan 
( Sayre )then the house of Prabhakar 
Kavale (Cradle house ). 


West- From Prabhakar Kavale (Cradle 

house ) to the North house of Pramod 
Bhoge to Dhuri s Wada and further 
to East Mr. Shankar Apurkar s 
house and to the nextMadhiMandir. 


7 


7 


Total- 730 , 


BCC Women 


S.C.- 8 , 


Location — From the ChoukiMandir Mahajan 

Pura to Hande s house and to the 
Shegaonkar s house till themarket 
chouk till Jain Mandir . 


S.T.- 8 


North— From Jain Temple on the North to 

East Shri Dhanyakumar Panvelkar 
house , Further to Shailesh Waghe s 
house Grocery Store and next to 
North Shri Shravan Rokade and to 
further Mr. Bhagwan Bokade s 
house thereafter to the Easthouse 
of Chandrahasji Bisan and later 
from the road ahead of Vasantrao 
Mahajan s house to east to 
Mr. Devchand Mahajan s house and 
then to Praful Bhujade s house and 
from there East to ChoukiMandir. 


East 


From the Chouki Temple to the 
South from Narayan Gonnade s 
house to the house of Narayan 
Kotgule and to the other side to the 
West of Vishnuji Badhe house and 
to the North to Rajarama Raut s 
house . 


South- From Mr. Rajaram Raut s house 

to west to the house of Mr. 
Ghanshyam Kehite and later to the 
house of Mr. Madhukar Shegaonkar 
and further to Mr. Chhagan Rai s 
house . 


71-305-31 -C ( 9484 ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


(5 ) 
West- From thehouse of Mr. Chagan Rai 

in the North , Mr. Jayachand 
Kochhar s Dakkhana and Further 
from Shree Madan Paliwal s house 
to the Jain Temple . 


8 


8 


Total- 679 , 


1 


GeneralWomen . 


Location — Lata Bhoge Sonar Mohalla and fur 

ther from the Buddhist Vihar. 


S.C.- 105 , 


S.T. - O 


North— From North to the Hanuman Mandir 

from the Kuwara Bhivsen Festival 
Ground in the North . 


East 


From Hanuman Temple to South 
to Mr.Jayswal s house next to 
Mr.AshokMotghare s family and to 
the house ofMr. Manohar Keelwade 
and then next to the Royal family 
of Magadha and later to Raju 
Bhoyar s house and to the East 
house of Mr. Arvind Motghare and 
later from the Mandir Temple next 
to Sudhakar kawale s house, next 
to the house of Mr. Madhukar 
Raipurkar and from Anil Sayre s 
house and further to the house of 
Mrs.Latabai Bhoge . 


South— From the house of Mrs. Latabai 

Bhoge to Mr. DhoomeGuruji s house 
and later to Shrimati Jijabai 
Nandanwar s house and beyond the 
road to the house of Mr. Vithoba 
Bhite and later To the house of 
Mr. Chandrabhan Kumbhalwar and 
to the house of Nagare Guruji and 
later to the house of Mr. Raju 
Satpaisee , and to the north of the 
road , north to Sunil Pimramule 
Kalmbe s house . 


West- From the house of Mr. Kalambe 

to the north , to the house of 
Mr. Bashiah Badwik and later to the 
house ofMr. Bajirao Sayre and later 
to the house of Mr. Manohar 
Meshram , and to AmolMuletailinext 
to his house , to the house of 
Shri. Janrao Nagpure and further to 
the Kuwara Bhivsen Festival ground . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


३१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(6 ) 
GeneralWomen . 


9 


9 


Total- 753 , 


(5 ) 
Location From Patimata temple to 

Pandurang Sayre Kumbhalkar s 
house and further to Jain temple . 


S.C.- 20 , 


S.T. -O 


North- In the north , Before the house of 

Mr. Pandurang Sayre , to the house 
ofMr. Raju Kumbhalkar. 


East 


From Mr. Raju Kumbhalkar s house 
to south , Mr. MadhukarBangadkar 
nextto Mrs. Yadavawade Badwich s 
house , Smt. JankabaiKathane and 
further to from Shri. Vasudeo Wadi 
to his house and from there road to 
the flour mill northward towards next 
to the ward near Shri. Badveek s 
house , thereafter Mr. Vijay Kurve s 
family followed his home to Vijay s 
house and later to the house of 
Shri. Gabane Guruji. 


South— From the house of Mr. Gabane 

Guruji, to the house of Mr.Vanzari 
Guruji and after the house of 
Mr. ParasmalBothrah , to the house 
of Shri. Vijaykumar Bothrah and 
further south to Sambhaji Wanjari s 
house and further to the house of 
Mr. Naresh Donarkar and later 
Mr. Chordiya s house . 


West- From Mr. Chordiya s house in the 

north ,next to Mr. Anil Dhoble s 
house , Mr. Virender Narada, ahead 
of Pandurang Sayre s house . 


10 


10 


Total- 773 


1 . 


BCC Women . 


Location — Population bracket Old screw road 

Paati Mata temple complex . 


S.C.- 48 . 


S.T.-67 


North— In the north , From the house of 

Mr. Bhargava Gajbhiye to the house 
of Sonabai Sayre . 


East 


Mrs. Sonabai Sayre from Ghora to 
Pench Road , adjacent to south to 
Prabhakar Khubalkar s house and 
to the house of Mr. Janaru Sayre 
and next to the house of Mr. Manik 
Gathe , to the house of Pandurang 
Giradkar. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 4 ) 

(5 ) 
South- From Mr. Pandurang Girdkar s house 

to west , to Mr. Duman Chokole s 
house , From Mr. Shriram More s 
house, to the house of Shri Atram 
Jangde. 


West- From the house ofMr. Atram Jangade, 

further road leading to the house ofMrs. 
ManjulabaiMeshram ,before the road , 
to Mrs.Mamta Ramteke s house and 
to the house of Raju Bhivgade and later 
to the house of Prakash Sontakke and 
further to Mr. Uike s house and later To 
the house of Mr.Bhargava Gajbhiye . 


11 


11 


Total- 717 , 


SC Women . 


1 Location - Domki Pura Co -operative Bank till 

Pathan Chakki, from Sheshrao Kapse 
Harihar School. 


S.C.- 169 , 


S.T.- 13 


North— From north to Harihar School further 

road leading to Khari to the house of 
Deepak Putharkar and to the house 
of Sheshrao Kapse . And further to 
Mr. Shriram More , next to Dr. Domki 
Jawai s house , to the house of 
Shri Ramchandra Moharkar and later 
to Mr.Dilip Vanjari s house and later till 
the Flour Mill . 


East 


From the Flour Mill southward to 
the old screw road , to the house of 
Mr. Baleshrao Devalkar and further 
upto to Nagpur District Central Co 
operative Bank . 


South– Next from the Nagpur District Central 

Co -operative Bank , on the west, after 
the Swami Photo Studio , Thackeray 
lawyer, From the house ofMr. Govinda 
Maske , Mr. Khalif Pathan s house 
ahead of Mr. Rajkumar Raut and 
Mrs. Mira Madavi s house . 


West- From Mrs. Mira Madavi s house to north 

ofHarihar Vidyalaya . 


12 


12 


Total- 764, 


BCC 


1 Location — In front of Jinning Tehsil office in the 

population layout area Taqia Maroti 


S.C.- 86 , 


area . 


S.T. -40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


33 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


North— On the North , towards the North 

of the Bansingi Nalla , before 
the canal, Next to Shri Shamrao 
Sonaji Manapure s house , 
Next to Shri Madhavrao Ghule s 
house , Smt. Chunnubai Sonvane 
goes to his house and Shri 
Giruguse s house . 


East 


From the house of Mr. Giruguse to 
the house ofNathu Dhoke of South 
and further to the house ofMr. Arjun 
Barve and to the West, To the house 
of Mrs. Manjulbai Meshram and 
further to Mr. Balapande s house 
and further to Mr. Pramod Gorde s 
house and to the South towards 
Harihar School. 


South— From Harihar School to Tahsil Road 

on the West side, To the house of 
Shri Ravindra Phulbandi and later to 
Mrs. SindhuaniChavan s house and 
further to on the other side of the 
house ofMr. Jhod , after crossing the 
canal, Harihar School proceeded 
with Savner Road to Nagar 
Panchayat Chowk. 


West- From the Bansingi Nala in Nagar 

Panchayat Limits to the North by 
Municipal PanchayatBansingi Nala . 


13 


13 


Total- 640 , 


1 


General 


Location — Tahsil officebasically hosts Govari 

Pura Sareidi school. 


S.C.- 90 , 


S.T. -63 . 


North— Next to Bansingi Nala on the North 

side of Savner Road , Near Savner 
Road to Public Works Depart 
ment towards the next quarter 
till Tahsil Office later to the Veteri 
nary Dispensary next to Police 
Station , Parshivani further towards 
Kondwada , ahead of Sant Tukaram 
Hall, to Lakshman Yekkhed s house 
and to Mahadev Temple next to 
Chaka . 


East 


From Mahadev Temple Chakka to 
thehouse ofRamrao Daddamvar in 


TT- 505-34-8 (9484 ). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


(5 ) 
frontofHanuman Mandir and further 
across the Road to the house of 
Mr. Suresh Dhawle and further to 
Sawwalakhe Complex adjacent to 
Savner Road . 


South— From the Savner Road to the West 

to the house of Shree Gautam 
Deshpande and to Bhaurao Bhoyar s 
family then across the Saoner Road , 
towards the South along with the 
Municipality, the Municipality adja 
cent to the Municipality Bansingi 
Nala . 


West- From the point of view of the Nagar 

Panchayat to the Bansingi Nala to 
the Saoner Road Bansingi Nala . 


14 


14 


Total- 668 , 


1 


Location - Masjid premises Shakeel Bakery 

till Milk Dairy . 


GeneralWomen 


S.C.- 123 , 


S.T.- 112 . 


North— From the North ofSuresh Savarkar s 

house to the North forward from Rajni 
Photo Studio to Purushottam 
Rajurkar s Cutting Shop . 


East 


From the Cutting Shop of 
Mr. Purushottam Rajurkar to the 
South towards the Masjid Mr./Mrs . 
Punda to the house of Qureshi 
Chunawale after the Ramteke s 
house across the Saoner Road turn 
to Paliwal D. Ed . College East 
Ashok Raut house and next to the 
house ofKishor Vaidya ,next to the 
house of Mr. Sheshrao Nakhele , 
next to near Bus - stop Khaperkheda 
Road , until Mr. Arun Badwaik s 
Panthela , and till to Canal of Nagar 
Panchayat Limits . 


South- Mr. Arun Badwaik s Panthela and 

Nagar Panchayat from Canal till to 
Canal Adjacent to Saoner Road. 


West Adjacent to Saoner Road from Masjid 

towords North Shri Ramrao 
Chaudhary s house ahead of the 
Road ofMr. Pathan s house and to 
Anita Sonawne next to her house 
and to Suresh Savarkar s house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


34 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 3 ) 
Total-680, 


(6 ) 
Scheduled Castes 


15 


15 


1 


(5 ) 
Location — Vijay Khilosiya kanya School 

Complex Ambedkar Statue 
Campus Bank of India . 


S.C.-335 , 


S.T. - 13 . 


North— In the North , Mr. Vijay Khilosiya s 

house , to the house ofMr. Narendra 
Chordiya. 


East 


From the house of Mr. Narendra 
Chordiya s house to the South to 
Sunil Ranka s house and to the Girls 
school in the Market Square to the 
Shop of Vishnuji Bade , and to the 
south towards Shri Gajbhiye s 
Kirana and next to Sonali Xerox . 


South- Sonali Xerox to Ashok Kuthe house 

and to SBI upto Bank of India , 
ParshivaniRoad . 


West- From the Road of Bank of India to 

the North Mr. Mahesh Burbandhe s 
house ahead of Mr. Shri Vilas 
Burabandhe . Panthela , and further 
to Bhute Kirana Stores to the Com 
plex of Sanjay Vyas and to the 
house of Vijay Khilosia . 


16 


16 


Total-759, 


1 


Location - Old Bus Stop Sai Lay -out to Nagar 

Panchayat of Ramtek Road . 


Backward Class of 
Citizen 


S.C.- 125 , 


S.T.- 28 . 


North— In the North Mr. Suresh Shivarkar s 

house next to the East house of 
Madhukar Shegaonkar to Prabhakar 
Badhe s house further to the house 
of Pandurang Nagoshe and further 
to Raju Pallevar s house and next 
to the lake and further to the Pench 
Road . 


East 


From the Pench Road to the South 
Pench Road Fata , Nagar Panchayat 
to the Ramtek Road . 


South- To Ramtek Parshivani Road then 

proceeded to Queen Laxmi 
Vidyalaya further to the house of 
Gode Contractor and to the house 
of Ruprao Dohale , to the house of 
Sudhir Kapse , and later to the 
Municipal Council Office . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


West- From the Municipal Office to the 

North Shanti Cycle Stores next to 
the house of Shri Suresh Shivarkar . 


17 


17 


Total-659, 


1 


GeneralWomen 


Location — Nehru Nagar Super Town , Mangal 

Nagar Complex , Khaparkheda 
Road . 


S.C.-43, 


S.T.- 16 


North— North to the RuralHospital in front 

of the Canal from East to Shri the 
house of Thakre and later to 
Vyankatesh Bar and further to 
Khadatkar Hall towards the 
Khaparkheda Road North to Shri 
Rafiq Sheikh s house and to the 
Machchimar Society and to the East 
to Prakash Kochhar s house to the 
house of Sheikh to Ramtek Road to 
Mahatma Gandhi College. 


East 


From the Mahatma Gandhi College 
to the South by the footRoad to the 
Nagar Panchayat Limits and to the 
Khaparkheda Road in front of the 
Nagar Panchayat. 


South- Bansingi Nala Nagar Panchayat 

Limits from Khaparkheda Road , 
adjacent to Nagar Panchayat. 


West - North of Bansingi Nala Nagar 

Panchayat to Kurwe s house and 
adjacent to Saoner Road , in front 
of RuralHospital. till to Canal. 


Nagpur : 


ASHWIN MUDGAL , 


Dated the 11th May 2018 . 


Collector,Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


३७ 


३२ ( २ ) 


शुक्रवार , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १०३ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०१६/प्र.क्र . ७/ का -६, दिनांक ०७ मे २०१६ तसेच 
आदेश क्रमांक - रानिआ-नपा-२०१६ -प्र.क्र .१० -का-६, दिनांक १५ जुन , २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम १० (१ ) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे भद्रावती नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्या व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचीत जाती , अनुसूचीत जमाती व नागरीकांचा मागासप्रवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियासाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा प्रारुप मसुदा 
नगर परिषद भद्रावती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून भद्रावती नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेबाबत 
आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वकष विचार करुन मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर यांचे एमयुएन १९ ( ३) 
कावि -१४०-२०१८ , दिनांक ०७-०५-२०१८ अन्वये नगर परिषद , भद्रावती यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे . मी , आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १०, पोट- कलम( १) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या१०-नविशा-लि.टं -टे .३ -निवडणुका -२०१८ 

मा . विभागीय आयुक्त , तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर यांचे एमयुएन १ ९( ३ )-कावि -१४०-२०१८ , दिनांक ०७-०५ 
२०१८ च्या अन्वये भद्रावती नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचया मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास वर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 


२७ 


१४ 


०५ 


ना - एक - अ-१० ( १५४५ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


०२ 


०७ 


१४ 


(ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 

( अ ) अनुसूचित जाती 
(ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 


०३ 


०१ 


०४ 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०६ 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४ ) समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 

२. त्याअर्थी, आता, आयुक्त , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ- नप - २०१६-प्र.क्र . ०७- का -६, दिनांक 
७ जून , २०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० पोट- कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , आशुतोष सलिल , जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर याद्वारे नगर परिषद भद्रावती क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, 
अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गातील 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नाव 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या अनु . जातीची क्रमांक 

( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
लोकसंख्या, अनु . 

जसे अनु . जाती/ अनु . जमाती 
जमातीची लोकसंख्या 

नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 

स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती/ 
अनु . जमाती/ नागरिकांचा मागास 

वर्ग स्त्रियांसाठी धरुन) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५) 

( ६ ) 
स्थळ.- चिचोर्डी गाव येथील जगन्नाथ बाबा मंदिर , ( अ ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
-४ ९ २६ 

जि.प.प्राथ.शाळा उज्वलनगर ,व्यायाम शाळा , बस ( महिला ) 
अ.जा.- ८८६ 

स्टॅड , संताजी नगर येथील हनुमान मंदिर , ( ब ) सर्वसाधारण 
अ.ज.- २६१ 

डॉ . मिलमिले हॉस्पीटल, अभिषेक मंगल 
कार्यालय , डॉ . माला प्रेमचंद , वृदावन मंगल 

कार्यालय , गौतम नगर येथील बुध्दविहार . 
उत्तर.- प्रगणक गट क्र . १/१ चंद्रपूर नागपूर हायवे ते 

जुना चिचोर्डी गाव ते मानोरा नाला ते 
श्री . जुनघरे यांचे शेत ते राधाबाई गुरचल ते 

डिफेन्स सिमेपर्यंत . 
पूर्व.- डिफेन्स सिमा ते डिफेन्स सिमेच्या रस्त्याने 

दक्षिणेकडे येवून , बि.एस.एन.एल.ऑफीस ते 
नागपूर चंद्रपूर मार्गाजवळील कोकाडे यांचे दुकान 
ते डॉ . मिलमिले यांचे दवाखाना ते श्री . तलवार 

यांचे घरापर्यंत. 
दक्षिण.- श्री . तलवार यांच्या घरापासून ते सादिक अली 


१ 


एकूण लोकसंख्या 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


३ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


२ 


एकूण लोकसंख्या 


२ 


-३५७५ 


अ.जा.- १००७ 


अ.ज.- ३३ ९ 


( ५ ) 
ते काळे ते खोडे ते धकाते ते बेलेकर यांच्या 
घराजवळील व्यायाम शाळा ते इले . डि . पी . 
जवळील थेरे यांचे घर ते संजय चौधरी यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम .- संजय चौधरी यांचे घरापासुन ते अभिषेक मंगल 

कार्यालय ते आस्वले सिमेंट ऐजन्सी ते मेंन 
रोड क्रॉस करुन , ज्ञानेश्वर डुकरे यांचे घर 
ते मनोहर प्रांजळे यांचे घर ते शितला माता 
मंदिर चिचोर्डी स्मशानभुमीच्या बाहेरील भागाने 
जावून डॉली पेट्रोल पंप ते चंद्रपूर नागपूर हायवे 

ते चिचोर्डी येथील जनन्नाथ बाबा मंदिरापर्यंत . 
स्थळ.- हायर सेकंडरी स्कुल, स्विमींग टॅक डि.एस. ( अ) अनुसूचित जाती महिला 

सी . कॅन्टींग , युनिट कॅनटिंग , पोलीस चौकी , ( ब) सर्वसाधारण . 

हेमा मजूमदार हॉल , पवनक्रिडा स्टेडीयम . 
उत्तर.- भद्रावती चेक पोस्ट -मेंन गेट रस्त्यावरील बस 

स्टॅड चौक रस्ता येथील इले.पोल नं . १५१ व 
मार्केट कडे जाणारा फलक पासून 

सी . गेट ते मेन गेट पर्यंत . 
पूर्व.- मेंन गेट पासून आयुध निर्माणीचा संपूर्ण भाग 

घेऊन युनिट रन कॅन्टीन हेमा मुजूमदार हॉल 
दर्शक फलकापासून दक्षिणेकडे कोंडवाडा ते 

इले . पोल नं . ८० ते इले . पोल नं . ८५ पर्यंत . 
दक्षिण .- इले . पोल नं . ८५ पासून ते क्वॉटर नं . ७२ , 

क्वॉटर नं . ५६ ते विवेकानंद कॉन्व्हेंट जवळील 
इलेक्ट्रिक सग स्टेशन न .०३ , ते सेक्टर -३ , 

टाईप-३ मधील मधील क्वॉटर नं .७ पर्यंत . 
पश्चिम .- सेक्टर -३ ,टाईप -३ मधील मधील क्वॉटर नं.७ 

पासुन ते क्वॉटर नं . ०५ जवळील एच.डी.एफ.सी 
( ए.टी.एम.) दिशा दर्शक फलक ते टाईप -१ 
सेक्टर-२ मधील क्वॉटर नं . ०१ ते सेक्टर -२ 
चा अॅटो स्टॅड तेवसाहत वाचणालय ते इले . 
पोल नं . १५१ पर्यंत . 


ते डि.एस. 


३ 


२ 


एकूण 

लोकसंख्या 
-३५२६ 
अ.जा.-८४३ 
अ.ज.- २५५ 


स्थळ.- केंद्रीय विद्यालय , स्टेट बॅक , इस्टेट लायब्ररी ( अ) अनुसूचित जाती महिला . 

स्टाडलर स्कुल, अयप्पा टेम्पल, जि.प. शाळा, ( ब ) सर्वसाधारण . 
इंद्रप्रस्थ गार्डन , दवाखाना, मार्केट , कॅम्युनिटी 

हॉल , मेला ग्राऊंड , बस स्टॅड. 
उत्तर :- भद्रावती चेक पोस्ट पासून ते मेंन गेट रस्त्या 

वरील मार्केट दर्शक फलक व इले.पोल नं . 


८८ पर्यंत . 


पूर्व.- मेन गेट रस्त्यावरील मार्केट दर्शक फलक व 

इले . पोल नं . ८८ पासुन बँक ऑफ महाराष्ट्राचे 
ए.टी.एम. ते सेक्टर-३ , टाईप -३ मधील क्वॉटर 
नं . ४८ ते ४७ ते क्वॉटर नं . ४३ ते इले . पोल नं . 
३५ ते इले . पोल नं . ८६ ते कोंडवाड्यासमोरील 
इले . पोल नं . ९ ६ ते डिफेन्स गेट क्र .०३ कडे 
जाणा- या रस्त्यावरील इले . पोल क्र . १०० ते 
ओल्ड चांदा चेक पोस्ट पर्यंत . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४) 


( ६ ) 


( ५ ) 
दक्षिण.- ओल्ड चांदा चेक पोस्ट पासुन ते इंद्रप्रस्थ 

गाईनचा संपूर्ण भाग घेऊन ते बालाजी मंदिर 
ते मस्जिद ते चंद्रपूर नागपूर महामार्गावरील 

सुमठाना डिफेन्स गेट पर्यंत . 
पश्चिम .- चंद्रपूर नागपूर महामार्गावरील सुमठाना डिफेन्स 

गेट ते उत्तरेकडे भद्रावती चेकपोस्टपर्यंत . 


४ 


२ 


एकूण 

लोकसंख्या 
-४४७२ 


अ.जा.- १६२८ 


अ.ज.- ३२० 


सुमठाना येथिल 


स्थळ.- पॉवर ग्रिड , सेन्ट अॅनेज स्कुल , जि.प. शाळा , ( अ) अनुसूचित जाती . 

खापरी येथील हनुमान मंदिर , मल्हारी ( ब ) सर्वसाधारण महिला . 
बाबा मंदिर , डि.एड. कॉजेल, आंबेडकर नगर 
येथील बुद्ध विहार , तलाठी कार्यालय , नविन 
सुमठाना येथरील पाण्याची टॉकी , नविन 

बुद्ध 

विहार 
उत्तर :- डिफेन्सच्या संरक्षण भिंतीपासून ते रामटेके 

सोसायटी ते डिफेन्स चांदा रोड ते डिफेन्स 

गेटपर्यंत 
पूर्व.- डिफेन्स- चांदा रस्त्यापासून ते पुढे सरळ नागपूर 

चंद्रपूर महामार्ग रेल्वे क्रॉसींग पुढे पॉवर ग्रिड 

संरक्षण भिंतीच्या मागील बाजुपर्यंत . 
दक्षिण.- पॉवर ग्रिड संरक्षण भिंतीच्या मागील भागापासून 

पुढे सरळ सुमठाना मोहबाळा शिव रस्ता ते 
साहेबराव घोरुडे यांचे शेत ते चिंतामणी तलाव 
पाळीने मातेचे मंदिर व न . प . बॉन्ड्री पर्यंत ते 
तेलवासा रोड ने सरळ उत्तरेकडे येवून देविदास 
पाझारे ते तेलवासा रोड क्रॉस करुन , येरगुडे 
यांचे घर ते सपकाळ यांचे पडके घर ते गोवर्धन 

शेंडे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- गोवर्धन शेंडे यांचे घरापासून रजवाडा वसाहत 

संरक्षण भिंतीच्या बाहेरील भाग ते होंडा शोरुम 
ते नागपूर चंद्रपूर हायवे ने पूर्वकडे जावून ट्रॉयस्टार 
अपार्टमेंट जवळील डिफेन्स संरक्षण भिंतीपर्यंत . 


५ 


२ 


एकूण 

लोकसंख्या 
-४७५४ 


अ.जा.- १२६० 


अ.ज.- ४१२ 


स्थळ.- श्रीराम मंदिर , शिव मंदिर , सरकारी दवाखाना , ( अ) अनुसूचित जाती महिला . 

फिल्टर प्लॅन्ट , कोर्ट , भूमी अभिलेख कार्यालय , ( ब ) सर्वसाधारण . 
डोलारा तलाव , श्रीकृष्ण नगर येथील हनुमान 

मंदिर , डोलारा येथील मस्जिद . 
उत्तर.- चंद्रपूर नागपूर हायवे जवळील माटे यांचे घर ते 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय ते हायवे 
जवळील रजवाडा कॉम्पलेक्सच्या संरक्षण भिंतीने 
सरळ जावून वैद्य यांचे घर ते मंगल कांबळे 

यांचे घर ते तेलवासा रोडपर्यंत . 
पूर्व.- तेलवासा रोड जवळील मंगल कांबळे यांचे घर 

ते तेलवासा रोडने सरळ दक्षिणेकडे जावून , 
तेलवासारोड क्रास करुन पश्चिमेकडे राजीव 

कुटेमाटे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण.- राजीव कुटेमाटे यांचे घर ते मॉयक्रॉन शाळेच्या 

संरक्षण भितीच्या बाहेरील बाजुने सलाम शेख 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


ते सरळ उत्तरेकडे समाशानभुमी रस्ता क्रॉस 
करुन जलशुद्धीकरण केंद्र ते नविन पोलिस 
स्टेशन ते तालुका स्टेडीयम ते शामराव घुटके 


यांचे घर . 


पश्चिम .- शामराव घुटके यांचे घर ते सुधाकर लांडगे ते 

ढेंगळे ते गेडाम ते विकास पाझारे ते वासुदेव 
गोलीबार ते आष्टीकर ते पंचशील रोडने उत्तरेकडे 
दुपारे यांचे घर ते चंद्रपूर नागपूर हायवे वरील 
माटे यांचे घर . 


६ 


२ 


एकूण 

लोकसंख्या 
-४४६६ 


अ.जा.- ७३८ 


अ.ज.- ३४६ 


स्थळ.- पंचशील बुद्ध विहार, जि . प.प्राथ . शाळा चिचोर्डी ( अ ) ना.मा.प्र . महिला . 

जि . प . प्राथ . शाळा घुटकाळा , शिंदे पेट्रोल पंप , ( ब) सर्वसाधारण . 
लंगडा मारोती , अहिल्यादेवी सोसायटी येथील 
हनुमान मंदिर , मौजा भद्रावती येथील तलाठी 

कार्यालय , प.सुविधा केंद्र, जैन मंदिर क्वॉटर . 
उत्तर :- शिंदे पेट्रोलपंपा पासून ते श्रीहरी माणुसमारे 

याचें घर ते पारखी यांचे घर ते चिडे यांचे घर 
ते जि . प. शाळा चिचोर्डी ते डॉ . खुटेमाटे 
योचे घर ते चंद्रपूर नागपूर हायवे जवळील 

आस्वले यांचे घर ते बि.जे.पी कार्यालय . 
पूर्व.- चंद्रपूर नागपूर हायवे जवळील वि . जै . पी . 
कार्यालय ते मैत्रेय यांचे घर ते 

मुन यांचे घर ते 
पंचशील रस्ता क्रॉस करुन धांगडे यांचे घर ते 
जनार्धन वाघमारे यांचे घर ते किशोर साव 
यांचे घर ते ग्रामीण रुग्णालय रस्त्यावरील जैन 
मंदिर क्वॉटरच्या संरक्षण भिंतीचे सरळ दक्षिनेकडे 

ग्रामीण रुग्णालयाच्या रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण.- ग्रामीण रुग्णालय रस्त्यावरील जैन मंदिर क्वॉटर 

पासून ते न.प. सुविधा केंद्र ते मौजा- भद्रावती 

तलाठी कार्यालय . 
पश्चिम.- मौजा - भद्रावती तलाठी कार्यालय ते ठाकरे यांचा 

दवाखाना ते झाडे यांचे घर ते अविलाश उरकुडे 
ते चिलकुलवार ते कोवे यांचे घर ते नागपूरे 
यांच्या दुकानाची चाळ ते शिवसेना कार्यालय ते 
शिंदे पेट्रोल पंप पर्यंत . 


एकूण लोकसंख्या 


२ 


-४३७८ 


अ.जा. - ८५ 


अ.ज.- ३८५ 


स्थळ .- शिवरकर सोसायटी येथील पुरातन हनुमान ( अ ) अनुसूचित जमाती महिला. 

मंदिर , वाल्मीकी चौक , झिंगुजी मठ , जुनी (ब ) सर्वसाधारण . 
पाण्याची टाकी , मच्छींद्र सहकारी संस्था , 
बारुला माता मंदिर , शकील चिकन सेंटर 

फारेस्ट ऑफिस, बालाजी मंगल कार्यालय , 
उत्तर :- चिचोर्डी स्माशानभुमी संरक्षण भिंतीच्या कार्नर 

पासुन ते नालमवार यांचे घर ते अक्षता बुक 

डेपो पर्यंत . 
पूर्व.- अक्षता बुक डेपो पासून ते शिंदे कॉलेज ते 

बारुला माता मंदिर ते मुख्य रस्ता क्रॉस करुन 


ना - एक - अ-११ ( १५४५ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४) 


( ६ ) 


( ५ ) 
देवराव भोंडे ते राजु नागोसे ते मधुकर पढाल 

यांचे घर ते पाण्याची टाकी पर्यंत . 
दक्षिण.- पाण्याच्या टाकीपासून ते दुपारे यांचे घर ते 

जुना बस स्टैंड चौक ते शकील चिकन सेंटर 
ते सतिश प्रिटींग प्रेस ते दिनेश पढाल ते 

कडूकर यांचे घर ते हनुमान मंदिरपर्यंत . 
पश्चिम.-हनुमान मंदिर ते ताटेवार यांचे घर ते चटपल्लीवार 

यांचे घर ते डोहे यांचे घर ते खाडे यांचे घर ते 
स्मशानभूमी रस्ता व तळ्याचे पाळीने सरळ 
जावून चिचोर्डी स्मशानभूमी पर्यंत. 


८ 


एकूण लोकसंख्या 


२ 


-४८३३ 


अ.जा.- ४५१ 


अ.ज.- ४१७ 


स्थळ.- किल्ला , जि . प. प्राथ . शाळा, हनुमान मंदिर , ( अ ) ना . मा . प्र . 

विठ्ठल मंदिर, बालाजी मंदिर , दुधाळा तलाव , ( ब) सर्वसाधारण महिला . 
केसुर्ली गांव , न . प . कार्यालय, शंकर पार्वती 

मंदिर , जि . प . मुलांची शळा 
उत्तर :- केसुर्ली गांव संपूर्ण घेवून कोंढा नाल्यापासून ते 

चिचोर्डी स्मशानभूमी चा संपूर्ण आतील भाग 
घेवून स्मशानभूमी रस्त्याने दक्षिणेकडे येऊन 
रामटेके रॉकेल डेपो ते कन्नमवार यांचे घर ते 
किल्ला ते विठ्ठल मंदिर ते निळकंठराव शिंदे 
यांचे घर ते भांदककर यांचे घर ते मोघे यांचे 

घरापर्यंत . 
पूर्व.- मोघे यांचे घरापासुन ते गोसवाडे किराणा ते 

जुना बस स्टॅड ते नगर परिषद कार्यालय ते 

माहुरे बुट हाऊस पर्यंत . 
दक्षिण.- माहुरे बुट हाऊस ते दुर्गा माता मंदिर ते पारेलवार 

दुध डेअरी ते शंकर पार्वती मंदिर ते डॉ . निमजे 
ते किसन पत्तीवार यांचे घर ते हनुमान नगर 

चौकापर्यंत . 
पश्चिम .- हनुमान नगर चौकापासून ते केसुर्ली गांव संपूर्ण 

घेऊन कोंढा नाल्यापर्यंत . 


९ 


एकूण लोकसंख्या 


२ 


-४५१८ 


अ.जा.- ५ ९ ३ 


अ.ज.- २७३ 


स्थळ.- डि . जी . एम . ऑफीस , हनुमान नगर येथील ( अ ) ना . मा . प्र. 

हनुमान मंदिर , बंगाली कॉलणी येथील काली ( ब ) सर्वसाधारण महिला. 
मातेचे मंदिर , तक्षशिला डि.एड.कॉलेज , प्रिय 
दर्शनी आय.टी.आय.विश्वकर्मा नगर येथील 
हनुमान मंदिर , विवेकानंद महाविद्यालय , शिव 
नगर येथील गणपती मंदिर , साई मंगल 
कार्यालय , मुरलीधर गुंडावार लॉन , मटन व 
सब्जी मार्केट , जामा मस्जिद , पोलिस स्टेशन , 

साई मंदिर . 
उत्तर :- गौण खनिज टेकडीच्या पयथ्यापासुन ते केसुर्ली 

गावच्या बाहेरील भागापासुन ते डि . जी.एम. 
ऑफीस ते हनुमान नगर चौक ते बगडे यांचे 

चक्की ते मटन मार्केट ते जामा मस्जिद पर्यंत . 
पूर्व.- जामा मस्जिद ते प्रकाश पाम्पट्टीवार यांचे दुकान 

ते गंगमवार यांचेकिराणा दुकानापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


४३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण :-गंगमवार यांचेकिराणा दुकानापासुन ते मुरलीधर 

गुंडावार यांचे घर ते साई मंगल कार्यालय 
लॉन ते किशोर आसुटकर ते बाबा आस्वले ते 
सुधिर पारोधी यांचे घर ते बेलखुळे यांचे घर ते 
कुकडेकॅटरर्स ते गांधी चौक येथील अंगणवाडी 
ते विंजासन तलावाच्या काठावरील माता 

मंदिराजवळ संभाजी मांढरे यांचे घर . 
पश्चिम .-विजासन तलावाच्या काठावरील माता मंदिराजवळ 

संभाजी मांढरे यांचे घर ते विजासन तलावाच्या 
पाळीने सरळ जावून गौण खनिज टेकडीच्या 
पायथ्यापर्यंत . 


१० 


२ 


एकूण लोकसंख्या 
-४६३८ 


अ.जा.- ६१६ 


स्थळ .- डब्लु . सी . एल . क्वॉर्टरस् , चारगांव फिल्टर प्लॅन्ट ( अ ) ना . मा . प्र . 

गौण खनिज टेकडी, घनकचरा प्रकल्प , जि.प. (ब ) सर्वसाधारण महिला . 
प्राथ . शाळा , विंजासन , विजासन रेल्वे गेट , 
कुंभार बोडी , विंजासन टेकडीवरील भवानी 
मंदिर , विजासन बुद्ध लेणी, साई सी . बी . एस. 


अ.ज.- ३८५ 


सी . स्कुल . 


उत्तर.- देऊरवाडा रेल्वे गेट ते घनकचरा प्रकल्प 

टेकडीच्या मागील भागाने वळसा घालून 
टेकडीच्या पयथ्याने सरळ दक्षिणेकडे येवून 
दिलीप कामतवार ते गुंडावार यांचे शेत ते 
खाडे यांचे घर ते सुरेश मांढरे ते हनुमान 
मंदिर विंजासन गांधी चौक ते विंजासन बुद्धलेणी 
गेट ते गौरकार यांचे मंगल कार्यालय ते गुंडावार 

यांचे घर ते कुंभार बोडी पर्यंत . 
पूर्व.- कुंभार बोडी पासुन ते पंढरीनाथ गायकवाड ते 

विठु कोरडे ते तुराणकर ते गणेश पालकर 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण .- गणेश पालकर यांचे घर ते रिलायन्स टावर ते 

संपूर्ण गोकुलधामचा भाग घेऊन रेल्वे लाईन ते 

एकता नगर येथील सर्व क्वॉर्टरस् एरिया . 
पश्चिम .- एकता नगर येथील क्वॉर्टरस एरिया ते शेतीच्या 

मार्गाने नविन वसाहत ते देऊरवाडा रेल्वे गेट 
पर्यंत 


११ 


२ 


एकूण लोकसंख्या 
-४५३७ 
अ.जा.-८८५ 


अ.ज.- २४५ 


स्थळ .-महात्मा गांधीचा पुतळा, लोकमान्य विद्यालय, जि . ( अ) ना . मा . प्र . महिला 

प . हायस्कुल , जि . प . प्राथ . शाळा , सुरक्षा नगर , (ब ) सर्वसाधारण . 
गजानन महाराज मंदिर , दत्तत्रय मंदिर , लोहार 
समाज भवन , सुरक्षा नगर येथील तुकडोजी 
महाराज मंदिर , लुम्बीनी नगर येथील बौद्ध विहार , 

नागसेन येथील बौद्ध विहार 
उत्तर :- मंदाबाई झोळे यांचे घरापासुन ते बालांदे कोचींग 

क्लासेस ते कोडगीलवार ते सुनिल गुंडावार 
यांचे 

दुकान ते विलास गुंडावार यांचे दुकान ते 
गांधी चौकापर्यंत . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४) 


( ६ ) 


( ५ ) 
पूर्व:- गांधी चौक ते लोकमान्य विद्यालय ते जि . प . 

कनिष्ठ विद्यालय ते विंजासन रस्त्यावरील गेट 
ते गजानन महाराज मंदिर गेट ते किशोर रंगारी 
यांचे घर ते बोटुवार यांचे घर ते मद्दिवार यांची 

खाली जागा . 
दक्षिण .-मंद्दिवार यांच्या खाली जागेपासून ते देशमुख 

यांचे घर ते लांडगे यांचे घर ते पुरुषोत्तम 
कोमटी ते बिडवाईक ते तराचंद खानोरकर ते 
बोमावार ते डोहे यांचे शेत ते गवराळा विंजासन 
शिवेने सरळ पश्चिमेकडे 

जावून 

रेल्वे लाईन व 
न.प. च्या बार्डर पर्यंत . 
पश्चिम .- रेल्वे लाईन व न.प. च्या बार्डर पासून ते 

गोकुलधामच्या बाहेरील बाजुने सरळ पूर्वेकडे 
येऊन वरद विनायक नगरीच्या बाहेरील भागाने 
गणपत पालकर यांचे घर ते सुधाकर वरखडे 
ते शामराव बोबडे ते नानाही डाखरे ते आर. 
के . मंडल ते नान्ने ते मंदाबाई झोळे यांचे घरापर्यंत . 


१२ 


एकूण लोकसंख्या 


२ 


-४७६४ 


अ.जा.- १५७० 


अ.ज.- ६५९ 


स्थळ .-नाग मंदिर , भवानी मंदिर, हुतात्मा स्मारक , डॉ . ( अ) अनुसूचीत जाती 

बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, जैन मंदिर , ग्रामोद्योग (ब) सर्वसाधारण महिला. 
संघ , पुल क्वॉर्टरस् , डॉ . आंबेडकर मेमोरीयल 
स्कुल , डॉ निते नर्सिंग होम , प्रज्ञा वाचनालय, 
बुद्धविहार, पंचायत समिती , पाण्याची टाकी 
मस्जिद , जि.प. मुलींची शाळा, राजराजेश्वर 
कान्व्हेंट , एम.एस.ई.बी. कार्यालय , भद्रावती 

स्मशानभुमी ,चंडीका माता मंदिर . 
उत्तर.- डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून 

ते सुयोग भोयर यांचे घर ते चंडीका माता 
मंदिर ते पुल क्वॉर्टरस् ते एम.एस.ई.बी. 

कार्यालयापर्यंत . 
पूर्व. एम.एस.ई.बी. कार्यालयापासून ते स्मशानभूमी 

रोड ते स्मशानभूमी रस्त्याने पश्चिमेकडे सरळ 
भद्रावती स्मशानभूमी ते दादाजी बोरसरे ते शाही 
चौक ते शिवरकर यांचे घर ते सिडाम यांचे 

घर ते चिडे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण .-चिडे यांचे घरापासून ते ताठे यांचे घर ते पंढरी 

कांबळे ते उपलंचीवार ते वघळे ते आदिल शेख 
ते गंगाबाई सहारे यांचे घर ते वांढरे यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम .- मनोज वांढरे यांचे घर ते डॉ . खुटेमाटे ते 

नागमंदिर ते उमाकांत किराणा ते सारडाकिराणा 
ते लखन पान सेंटर ते डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 


पुतळा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


४५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१३ 


एकूण लोकसंख्या 


-६९ ७८ 


अ.जा. - ११५४ 


अ.ज.- ७३६ 


अनुसूची - चालू 
( ५) 

( ६ ) 
स्थळ .- गवराळा गणेश मंदिर , रेल्वे स्टेशन , गवराळा ( अ ) अनुसूचीत जमाती 

हनुमान मंदिर , नगाजी महाराज मंदिर , गाडगे- ( ब ) ना . मा . प्र . महिला . 
बाबा मंदिर , पाण्याची टॉकी , जि . प . शाळा ( क ) सर्वसाधारण महिला . 
गवराळा, जि . प . शाळा , शिवाजी नगर , मौजा 
भद्रावती येथील मुस्लीम कब्रस्तान , गवराळा 
येथील मुस्लीम कब्रस्तान समता नगर येथील 
हनुमान मंदिर, खोबरे प्लॉट येथील हनुमान 
मंदिर,मायक्रॉन स्कुल , 

फेरीलँड 

स्कुल , दरबान 
सोसायटी येथील बुद्ध विहार , गवराळा येथील 

गांधी चौक . 
उत्तर .- मुख्य रस्त्यावर श्री चुनारकर यांच्या घरापासून 

ते चौधरी यांचे घर ते श्रीकांत लाडसे यांचे घर 
ते प्रमोद ढगे यांचे घर ते तेलंग यांचे घर ते 
फुलबोईनवार यांचे घर ते पद्मावार यांचे घर 
ते शाही चौक ते मुस्लीम कब्रस्तान ते मोबाईल 
टॉवर ते मॉयक्रॉन शाळेकडे जाणा- या 
रस्त्यापर्यंत . 


पूर्व.- मॉयक्रॉन शाळेकडे जाणा- या रस्त्यापासुन 

ते 
मॉयक्रॉन शाळेचा आतील संपूर्ण भाग घेऊन 
हरिहरखिलवन पाल ते सरळ पूर्वेकडे तेलवासा 
रोड ते तेलवासा रोडने सरळ दक्षिणेकडे 

जावून 
तेलवासा रेल्वे गेट पर्यंत . 


दक्षिण .- तेलवासा रेल्वे गेट ते रेल्वे लाईन ने सरळ 

जावून टेकडीच्या मागील भागातील रेल्वे गेट 
ते रेल्वे लाईन व न . प . च्या बार्डर ते सरळ 
पुर्वेकडे गवराळा विंजासन शिवेने सरळ येऊन 
सातपुते लॉन ते लक्ष्मी डेव्हलपर्स रो हाऊस ते 
डोहे यांच्या शेतीचा बाहेरील भाग ते कश्यप 
यांचे घर ते केशव चवरे यांचे घर ते राजेंद्र 
राजुरकर यांचे घर ते नगाजी महाराज मंदिर 
ते प्रशांत नक्षिणे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम .- प्रशांत नक्षिणे ते प्रविण भदभुजे ते देवानंद किटेचा 

मागील भाग ते हुजूर व टोंगे पान सेंटर ते 
मुख्य रस्ता क्रॉस करुन खापर्डे सर यांचे घर 
ते श्री . भिमराव चुनारकर यांच्या घरापर्यंत . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ० ९ मे २०१८ . 
ना - एक - अ-१२ ( १५४५). 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , 

चंद्रपूर . 


8 g 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


HTT 9-31 (37841.) (71.fà.g.). F.21.21., 31. 55.908 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of powers conferred on meby order No. SEC / N.P. - 2016 / CN . -07 / 0-6 , DATE 07-05-2016 , 
No. SEC / N.P. - 2016 / CN .- 10 / 0-6 , Date 15 June, 2016 of the State Election Commission , Maharashtra , 
the Collector of Chandrapur district proposes to make the following Draft Order under sub - section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 to fix for the Bhadrawati Municipal Council the number and extent of the wards into which the 
said Municipal area shall be divided and to specify the wards reserved for Schedule Castes , the Sched 
uled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to the 
Draft Order for the information of the residents of the Bhadrawati Municipal Council. Considering the 
objection received by me in respect of the said Draft Order . I, Ashutosh Salil, the Collector of Chandrapur 
district in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act. Hereby 
make the following order namely : 


ORDER 


No. Desk - 10 -UD - B - Election - C.T.T. - 3-2018 


Whereas , the Divisional Commissioner & Regional Director of Municipal Administration , Nagpur 
by his Order No. MUN 19 (3 )WS- 140-2018 , Date 07-05-2018 has fixed for the Bhadrawati Municipal 
Council the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (Including the number of 
seats reserved for the Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Backward Class 
of Citizens) shown below : 


( 1 ) The Number of Councillors to be elected 


27 


( 2 ) The number of Seats to be reserved 


14 


(a ) 


For the Scheduled Castes 


05 


(b ) 


For the Scheduled Tribes 


02 


( c ) 


For the Backward Class of Citizens 


07 


14 


(3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

(Including the number of seats to be reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and 
Backward Class of Citizens) 


(4 ) Out of seats at serial number ( 3 ), the number of seats reserved for 

Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Backward Class of Citizens 
as shown in item at serial number (2 )(a ), (b ) and (c) respectively , and 
as under : 


(a ) for the Scheduled Castes 


03 


(b ) for the Scheduled Tribes 


01 


(c ) for the Backward Class of Citizens 


04 


06 


(5 ) Number of the seats reserved for women of General Category 

[number of seats at serial Number (3 ) minus number of seats 
at serial Number (4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


४७ 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / N.P.- 2016 / CN . - 07 / 0-6 , 
Date 07-05-2016 of State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 10 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 
1965), I, Ashutosh Salil, the Collector of Chandrapur district hereby fix the number and extent of the 
wards in to which the said Municipal Council area shall be divided & specify the words in which seats 
shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women 
(Including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 
as the case may be as shown in the Scheduled to this order : 

This order shall take effect for the purpose of next General Election held immediately following the 
date of this order : 

SCHEDULE 
(Ward (Name Total Ward ( Seat (Description of boundary of the Ward ) 

Reservation 
No.) of the population , No.) 

Category (SC , ST , 
Ward SC Category 

BCC , Women in 
No. if population , 

SC , ST, BCC 
any ) ST category 

Category ) 
Population 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
Total Ward 

2 Places. - Jagannath Baba Mandir in Chichordi (A ) BCC 
popolation 

Village Z.P. Primary School Ujwalnagar Women 
4926 , 

Gymnasium , Bus Stand, Hanuman (B ) General 
SC Category 

Mandir in santaji Nagar , Dr. Milmile 
Population 

Hospital, Abhishek Mangal Karyalaya , Dr. 
886 , 

Mala Premchand Hospital, Vrundawan 
ST Category 

Mangal Karyalaya , Buddha Vihar in 

Gautam Nagar . 
Population 
261. 

North.— Enumaration Block No. 1/1 Chandrapur 

Nagpur highway to old chichordi village 
to manora nala to Shri Junghare farm to 
Smt. Radhabai Guruchal to Defence 
Border . 


1 


East.- Defence border to southward direction of 

defence border road to BSNL office to shri 
Kokade shop on Nagpur -Chandrapur 
highway to Dr. Milmile Hospital to Shri 
Talwar House . 


South . — Shri Talwar House to Shri Sadik Ali 

house to Shri Kale House to Khode House 
to Shri Dhakate House to Gymnasiam 
near Shri Belekar house to Shri There 
House near Electric Transformer to 
Sanjay Chaudhari House . 


West.- Sanjay Chaudhari House to Abhishek 

Mangal Karyalaya to Aswale Cement 
Agency to Shri Dhyaneshwar Dukre 
House by crossing by Main Road to 
Manohar Pranjale house to Shitala Mata 
Mandir chichordi Crematorium outer side 
upto Dolly Petrol Pump in Nagpur 
Chandrapur Highway to Jagannath Baba 
Mandir Chichordi. 


2 


Total Ward 
Population 
3575 , SC Cat 
gory Population 
1007 , ST 
Category 
Poulation 339 . 


2 Places . - Higher Secondary School, Swimming (A ) SC 

Tank , DSC Canteen , Unit Canteen , Women 
Police Station , Hema Mujumdar Hall, (B ) General 
Pawankrida Stadium . 


North.— Electric Pole No. 151 near Bhadrawati 

Check post - Bus stand main gate and from 
Board showing Market Area to DSC gate 
to Main gate. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 


2 


Total Ward 
Population 
3526 , SC Cate 
gory Population 
843 , ST 
Category 
Poulation 255 . 


SCHEDULE - Contd . 
(5 ) 

(6 ) 
East.— Main Gate to Ordiance Factory whole area 

from Board showing Hema Mujumdar Hall 
unit run canteen to southward direction 
cattle pen to Electric Poll No. 80 to 

Electric Poll No. 85 . 
South.— Electric Poll No. 85 to Quarter No. 72 to 

Quarter No. 56 to Electric Sub - Station 
No. 3 near Vivekanand Convent to 

Sector 3 to type3 quarter No. 7 . 
West.— Sector 3 to type 3 quarter No. 7 to direc 

tional board near HDFC ATM near 
quarter No. 5 to type 1 sector 2 Quarter 
No. 1 to sector 2 auto stand to colony 

library to Electric Poll No. 151. 
Places . - Kendriya Vidyalay, State Bank , Estate (A ) S.C.Women 

Library , Stadler School, Ayappa Temple , (B )General 
ZP School, Indraprast Garden , Hospital, 
Market, Community Hall , Mela Ground , 

Bus Stand. 
North.— Bhadrawati Check Post to board 

Showing market area at Main Gate Road 

to Electric Poll No. 88 . 
East.- Board showing Market Area at Main gate 

road to Electric Poll No. 88 to Bank of 
Maharashtra ATM to sector 3 type 3 
Quarter No. 48 to Quarter No. 47 to 
Quarter No. 43 to electric Poll No. 35 to 
Electric Poll No. 86 to electric poll No. 96 
in front of cattle pen to electric poll No. 

100 road approching defence gate No. 3 . 
South.- Old Chanda Check Post to Indraprast Gar 

den to Balaji Mandir to Majjid to Defence 
gate at Sumthana on Chandrapur-Nagpur 

Road . 
West. — Defence Gate at sumthana 

on 
Chandrapur-Nagpur Road to Northward 

direction upto Bhadrawati Check post. 
Places . - Power Grid , St. Annes School, ZP School, ( A ) S.C. 
Hanuman Mandir in Khapri,Malharibaba 

( B ) General 
Mandir, D ed College , Buddha Vihar in 

Women 
Ambedkar Nagar , Talathi Office , Water 
Tank in New Sumthana , Buddha Vihar 

in New Sumthana . 
North . — Defence protection wall to Ramtake 

Society to Defence Chanda Road to 

Defence Gate . 
East. Defence Chanda Road to railway cross 

ing on Nagpur - Chandrapur Highway to 

backside of Power Grid protection wall . 
South.— Backside of Power Grid protection wall to 

Sumthana Mohbala Road to Sahebrao 
Ghorude farm to Mata Mandir along 
Chintamani lake and Municipal bound 
ary to along the telwasa Road Shri 
Devidas Pazare house and then crossing 
telwasa Road upto Shri Yergude house to 
Shri Sapkal broken house . 


4 . 


2 


TotalWard 
Population 
4472 , SC Cate 
gory Population 
1628 , ST 
Category 
Poulation 320 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


४ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


5 


2 


Total Ward 
Population 
4754 , SC Cate 
gory Population 
1260 , ST 
Category 
Poulation 412 . 


SCHEDULE - Contd . 
(5 ) 

(6 ) 
West. — Shri Govardhan Shende house to Outer 

side protection wall of Rajwada Society to 
Honda Showroom to Defence protection 
wall near Tristar Apartment in eastward 

direction of Chandrapur-Nagpur Highway . 
Places. Shriram Mandir , Shiv Mandir , Govern 

( A ) S.C.Women 
ment Hospital, Filter Plant, Court Land 

(B ) General 
Record Office , Dolara Lake, Hanuman 
Mandir in Shrikrushna Nagar, Majjid in 

Dolara . 
North . — Mate house in Chandrapur-Nagpur High 

way to Public Works Department Office 
to Rajwada Complex Protection wall to 
Vaidya House to Shri Mangal Kamble 

house to Telwasa Road . 
East.— Shri Mangal Kamble house near Telwasa 

Road to westward direction of Telwasa 

Road upto Shri Raju Khutemate House . 
South.— Shri Raju Khutemate house to Outer side 

of protection wall of Micron School upto 
Shri Salam Sheikh House to Northward 
direction by crossing Crenatorium Road 
upto filter Plant to New Police Station to 
Taluka Stadium To Shri Shamrao 

Ghutke House . 
West.— Shri Shamrao Ghutke house to Shri 

Sudhakar Landge House to Shri Dhengle 
House to ShriGedam House to Shri Vikas 
Pazare House to Shri Wasudeo Goliwar 
House to Shri Ashtikar house to North 
ward direction of Panchshil Road upto 
Shri Dupare House to Mate House on 

Chandrapur-Nagpur Highway . 
Places.- Panchashil Buddha Vihar , ZP Primary (A ) B. C. C. 

School Chichordi, ZP Primary School Women 
Ghutkala , Shinde Petrol Pump, Langda (B ) General 
Maroti, Hanuman Mandir in Ahilyadevi 
Society , Talathi Office in Mauza 
Bhadrawati, Nagar Parishad Suvidha 

Kendra , Jain Mandir Quarter. 
North.— Shinde Petrol Pump to Shri Shrihari 

Manusmare House to Parkhi House to 
Shri Chide House to ZP Primary School 
Chichordi to Dr. Khutemate House to 
Shri Aswale House near Chandrapur 

Nagpur Highway to BJP Office . 
East.— BJP Office near Chandrapur -Nagpur High 

way to ShriMaitreya House to Shri Moon 
House to Crossing Road upto Shri 
Dhangle house to Shri Janardan 
Waghmare House to Kishor Sao House to 
Rural Hospital along with Jain Mandir 
Protection wall towords to rural Hospital . 


6 


2 


TotalWard 
Population 
4666 , SC Cate 
gory Population 
738 , ST 
Category 
Poulation 346 . 


71-905-31-93 ( 9484 ). 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९, शके १९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 

(5 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


7 


2 


( A ) S. T. 

Women 
( B ) General 


TotalWard 
Population 
4378 , SC Cate 
gory Population 
85 , ST 
Category 
Poulation 385 . 


South.- Jain Mandir Quarter on Rural Hospital 

Road to Nagar Parishad Suvidha Kendra 

to Talathi Office in Mauja Bhadrawati. 
West.- Talathi Office in Mauza Bhadrawati to 

Thakre Hospital to Shri Zade House to 
Shri Avinash Urkude House to Shri 
Chilkulwar House to Shri Kove House to 
Nagpure Shop Chal to Shivsena Office to 

Shinde Petrol Pump. 
Places . — Old Hanuman Temple in Shivarkar So 

ciety , Walmiki Square , Zinguji Math , Old 
Water Tank , Machindra Sahakari 
Sanstha , Barula Mata Mandir , Shakil 
Chicken Centre , Forest Office , Balaji 

Mangal Karyalaya . 
North.— Chichordi Crematorium Protection wall 

corner to Shri Nalamwar House to 

Akashta Book Depot . 
East.— Akashta Book Depot to Shinde College to 

Barula Mata Mandir to crossing main 
Road upto Shri Devrao Bhonde House to 
Shri Raju Nagose House to Shri 

Madhukar Padhal house to Water Tank . 
South . - Water Tank to Shri Dupare House to old 

bus stand square to Shakil Chicken Cen 
tre to Satish Printing Press to Shri Dinesh 
Padhal House to Shri Kadukar House to 

Hanuman Mandir . 
West.- Hanuman Mandir to Shri Tatewar House 

to Shri Chatpalliwar House to Shri Dohe 
House to Shri Khade House to Cremato 
rium Road to along the Lakeside to 

Chichordi Crematorium . 
Places. - Fort , ZP Primary School, Hanuman 

Mandir , Vitthal Mandir, Balaji Mandir , 
Dudhala Lake, Kesurli Village , Munici 
pal Office , Shankar Parvati Mandir , ZP 

Girls School. 
North.— Kesurli Village Konda Nala to Chichordi 

Crematorium inside area to crematorium 
Road Southward direction Ramtake 
rockel Depot to Kannamwar House to Fort 
to Vittal Temple to Shri Nilkanth Shinde 
House to Shri Bhandakkar House to Shri 

Moghe House . 
East. - Moghe House to Goswade Kirana Shop to 

old bus stop to MunicipalOffice to Mahure 

Boot House . 
South.— Mahure Boot House to Durga Mata Mandir 

to Parlewar Milk Dairy to Shankar Parvati 
Mandir to Dr. Nimje House to Shri Kisan 
Pattiwar House to Hanuman Nagar 

Square . 
West.— Hanuman Nagar Square to Kesurli 

Village to Konda Nala . 


8 


2 


(A ) B. C. C. 
( B )General 

Women 


Total Ward 
Population 
4833 , SC Cate 
gory Population 
451, ST 
Category 
Poulation 417 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


49 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 


2 


TotalWard 
Population 
4518 , SC Cate 
gory Population 
593 , ST 
Category 
Poulation 273 . 


SCHEDULE - Contd . 
(5 ) 

(6 ) 
Places. - DGM Office , Hanuman Mandir in 

( A ) B. C. C. 
Hanuman Nagar , Kalimata Mandir in (B ) General 
Bangali Camp area , Takshashila D ed Women 
College , Priyadarshini ITI, Hanuman 
Mandir 

in 

Vishwakarma Nagar , 
Vivekanand Vidyalay , Ganpati Mandir in 
Shivnagar, Sai Mangal Karyalay , 
Murlidhar Gundawar Lawn , Muttan and 
Vegetable Market, Jama Majjid , Police 

Station , Sai Mandir . 
North.— Bottom of Gaun Khanij Hill to outer side 

of Kesurli Village to DGM Office to 
Hanuman Nagar Square to Bagde Floor 

Mill to Muttan Market to Jama Majjid . 
East. Jama Majjid to Prakash Pampattiwar 

shop to Gangamwar Kirana Shop . 
South.— Gangamwar Kirana shop to Murlidhar 

Gundawar House to Sai Mangal Karyalay 
lawn to Kishor Asutkar House to Baba 
Aswale House to Sudhir Parodhi House 
to Belkhude House to Kukde Caters to 
Anganwadi in Gandhi Square to the 
Sambhaji Mandhare House near Mata 

Mandir at the End of Vijasan Lake. 
West.- Sambhaji Mandhare House near Vijasan 

Lake to bottom of Gaun Khanij Hill along 

the Vijasan Lake. 
Places . — W.C.L . Quarter , Chargao Filter Plant, (A ) B. C. C. 

Gaun Khanij Tekdi, Solid Waste Manage- (B ) General 
ment Project , Z. P. School Vijasan , Vijasan Women 
Railway Gate , Kumbhar Bodi, Vijasan Hill 
Bhavani Mandir , Vijasan Buddha Leni, 

Sai C.B.S.C. School. 
North.— Deurwada Railway Gate to Solid Waste 

Management Project hill backside to 
wards Southward direction Shri Dilip 
Kamatwar farm to Shri Gundawar farm 
to Shri Khade house Shri Suresh 
Mandare House to Hanuman Mandir 
Vijasan Gandhi Square to Vijasan Bud 
dha leni gate to Shri Gaurkar Mangal 
Karyalay to Shri Gundawar house to 

Kumbhar Bodi. 
East. Kumbhar Bodi to Shri Pandharinath 

Gaikwad house to Shri Vithu Korde house 
to Shri Turankar House to Ganesh 

Palkar House . 
South . — Ganesh Palkar house to Relience Tower 

to whole Gokuldham to Railway line to 

Ekta Nagar whole Quarter area . 
West.— Ekta Nagar whole Quarter area to along 

the farm road New Colony to Deurwada 
Railway Gate . 


10 


2 


TotalWard 
Population 
4638 , SC Cate 
gory Population 
616 , ST 
Category 
Poulation 385 . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


11 


2 


Total Ward 
Population 
4537 , SC Cate 
gory Population 
485 , ST 
Category 
Poulation 245 . 


Places. - Mahatma Gandhi Statue , Lokamaya (A ) B. C. C. 

Vidyalay , ZP High School, ZP Primary Women 
School, Suraksha Nagar , Gajanan (B ) General 
MaharajMandir , Dattatray Mandir, Lohar 
Samaj Bhavan , Tukdoji Maharaj Mandir 
in Suraksha Nagar , Buddha Vihar in 
Lumbini Nagar, Buddha Vihar in Nagsen 

Nagar. 
North . - Smt. Mandabai Zole House to Walode 

oaching Classes to Shri Kotgilwar House 
to Shri Sunil Gundawar Shop to 
Shri Vilas Gundawar Shop to Gandhi 

Square . 
East.- Gandhi Square to Lokmanya Vidyalay to 

ZP Junior School to Vijasan Road Gate to 
Gajanan Maharaj Mandir Gate to 
Shri Kishor Rangari House to Shri 
Botuwar House to Shri Maddiwar open 

space . 
South . — Shri Maddiwar open space 

to 
Shri Deshmukh House to Shri Landge 
House to Shri Purushottam Komti House 
to Shri Bidwaik to Shri Tarachand 
Khanorkar House to Shri Bomanwar 
House to Shri Dohe farm to along the 
Gawrala Vijsan boundry in westward 
direection upto Railway Line and Munici 

pal Council Border . 
West.- Railway Line to outer side of Gokuldham 

to eastward side along outer side of Varad 
Vinayak Nagri to Shri Palkar House to 
Shri Sudhakar Varakhade House to 
Shyamrao Bobde House to Nanaji Dakhre 
House to Shri R. K. Mandal House to 
Shri Nanne House to Smt. Mandabai Zole 

House . 
Places. — Nag Mandir , Bhawani Mandir , Hutatma (A ) S. C. 
Smarak , Dr. Babasaheb Ambedkar 

( B ) General 
Statue, Jain Mandir , Gramodyog Sangh , Women 
Pul Quarter , Dr. Ambedkar Memorial 
School, Dr. Nite Nursing Home, Pradhnya 
Library , Buddha Vihar , Panchyayat 
Samiti, Water Tank , Majjid , Z. P. Girls 
School, Rajrajeshwar Convent, MSEB 
Office, Bhadrawati Crematorium , 

Chandika Mata Mandir . 
North . - Dr. Babasaheb Ambedkar Statue to 

Shri Suyog Bhoyar House to Chandika 
Mata Mandir to Pul Quarter to MSEB 

Office . 
East.- MSEB Office to Creatorium Road to along 

the Crematorium Road towards westward 
direction Bhadrawati Crematorium to 
Shri Dadaji Borsare House to Shahi 
Square to Shri Shivarkar House to 
Shri Sidam House to Shri Chide House . 


12 


2 


Total Ward 
Population 
4764 , SC Cate 
gory Population 
1570 , ST 
Category 
Poulation 659 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


43 


( 1 ) 


SCHEDULE - Contd . 

(5 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


South.— Shri Chide House to Shri Tathe House to 

Shri Pandhari Kambale House to 
Shri Uplanchiwar House to Shri Waghle 
House to Shri Adil Shiekh to Smt. 
Gangabai Sahare House to Shri 
Wandhare House . 


West.- Shri Manoj Wandhare House to Dr. Shri 

Khutemate to Nag Mandir , Umakant 
Kirana to Sarda Kirana to Lakhan Pan 
Centre to Dr. Babasaheb Ambedkar 
Statue . 


13 


3 


Total Ward 
Population 
6978 , SC Cate 
gory Population 
1154 , ST 
Category 
Poulation 736 . 


Places. — Gawrala Ganesh Mandir , Railway Station , ( A ) S. T. 

Gawrala Hanuman Mandir , Nagaji (B ) B. C. C. 
Maharaj Mandir , Gadgebaba Mandir , Women 
Water Tank , Z. P. School Gawrala , Z. P. 

(C )General 
School Shivaji Nagar , Muslim Cremato 

Women 
rium Mauja Bhadrawati, Muslim Crema 
torium Gawrala , Samta Nagar Hanuman 
Mandir , Hanuman Mandir Khobre Plot , 
Micron School, Fairyland School, Buddha 
Vihar in Darban Society , Gandhi Chouk 
Gawrala . 


North.— Main Road Shri Chunarkar House to 

Shri Chaudhari House to Shri Shrikant 
Ladse House to Shri Pramod Dhage House 
to Shri Telang House to Shri Fulboinwar 
House to Shri Padmawar House to Shahi 
Chouk to Muslim Crematorium to Mobile 
Tower to Micron School Road . 


East. Micron School Road to Micron School in 

side area Harihar Khilava Pal House to 
wards eastwards side of Telwasa Road to 
along Telawasa Road towards southwards 

direction upto Telwasa Railway Gate . 
South.- Telwasa Railway Gate to along Railway 

Line Railway Gate Backside ofHill to Rail 
way Line to Municipal Council border to 
along eastward Direction Gawrala 
Vijasam Boundry upto Satpute Lawn to 
Laxmi Developers Row House to outside 
area of Shri Dohe farm to Shri Kashyap 
House to Shri Keshav Chawre House to 
Shri Rajendra Rajurkar House to Nagaji 
Maharaj Mandir to Shri Prashant 
Nakshine House . 


West. — Shri Prashant Nakshine House to 

Shri Pravin Bhadbhuje House to Backside 
area of Devanad Kite House to Shri Hujur 
House to Tonge Pan Centre to 
Shri Khaparde Sir House by crossing 
main Road to Shri Bhimrao Chunarkar 
House . 


Chandrapur : 
Dated the 9th May 2018 . 


ASHUTOSH SALIL , 
Collector , Chandrapur . 


71-565-37-98 (9484 ). 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


३२ ( ३ ) 


शुक्रवार , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . १०५ . 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५. 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)-कावि -१५०-२०१८. – 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतुदीस अनुसरून २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्याविचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) नागपूर जिल्ह्यातील नवनिर्मित 
बुटीबोरी नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद प्रमाणे नवनिर्मित बुटीबोरी नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


तक्ता 


नगर परिषदेचे 


लहान नागरी 


नाव 


क्षेत्राचे नाव 


लहान निवडून 

राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 
नागरी द्यावयाची 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 
क्षेत्राचा सदस्य स्त्रियां अनु- अनुसूचित नागरिकांच्या अनु- अनुसूचित नागरिकांच्या 

सर्व 
वर्ग संख्या साठी सूचित जमाती मागासवर्ग सूचित जमाती 

मागासवर्ग साधारण 
जाती साठी प्रवर्गासाठी जातीसाठी साठी प्रवर्गासाठी 
साठी 

[ रकाना [ रकाना [ रकाना 

( ६) पैकी] ( ७ ) पैकी ] (८) पैकी 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७) ( ८ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( १२ ) 


( १ ) 


( २ ) 


“ 


" 


बुटीबोरी 


बुटीबोरी 


क 


१८ 


P 


३ 


१ 


५ 


२ 


O 


३ 


४ 


टीप . - बुटीबोरी नगर परिषदेमध्ये अनुसूचित जमातीचे एकच पद देय असल्याने ते महिलेकरीता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीद्वारे ठरविण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


येईल . जर हे १ पद सोडतीमध्ये महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ४ ऐवजी ३ पदे राखीव होतील . अशाप्रकारे 

एकूण 
१८ पैकी ९ पदे महिला आरक्षित राहतील . 


नागपूर : 


अनूप कुमार , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन, नागपूर . 


fich 99209 . 


HTT 9-31 (37841. ) (77. fà . g.), 7. 9. 27., 37. 56.90 & . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act, 1965.— 


ORDER 


No. Mun - 19 (3 ) -WS- 150-2018. 


Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 taking into consideration population figures of Census of India , 2011 ( including the 
population of Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class ofCitizens), the number of elected 
Councillors in respect of Butibori Nagar Parishad Area in Nagpur District is fixed as mentioned in the 
following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women (including the seats belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as 
mentioned in the Table . 


The General Elections of the Butibori Nagar Parishad should be held as per this order . 


TABLE 


No. of 
Seats Reserved For 


Out of Col. (5 ) No. of Seats Reserved for 

Women 


Name of Name of 

Nagar Smaller 
Parishad Urban 

Area 


No. of 
Elected 
Council 

lors 


Backward 
Class of 
Citizens 


ClassofSmallerUrban Area 


Scheduled Scheduled 
Castes [ Out Tribes [Out 
of Col. (6 )] of Col. (7)] 


ŌScheduledCastes 


ScheduledTribes 


Backward 
Class of 

Citizens 
[Out of Col. 

(8 ) ] 


Women 


ĒGeneral 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10) 


( 11) 


( 4 ) 

18 


Butibori 


Butibori 


“ C ” 


9 3 


1 


5 


2 


O 


3 


4 


Note. - Butibori Nagar Parishad is having only One seat reserved for Scheduled Tribes . It will be 
decided by draw whether this one seat will be reserved for Women or not, According to outcome of draw , 
if this one seat get reserved for women then out of 4 seats reserved for open category women seats only 
3 will be reserved , totaling to 4 seats . Thus out of 18 Seats, 9 Seats will be reserved for women . 


Nagpur : 
Dated the 11th May 2018 . 


ANOOP KUMAR , 
Divisional Commissioner And Regional Director , 

Municipal Administration , Nagpur. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


३२ ( ४ ) 


शुक्रवार , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०७ . 


अध्यक्ष, नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २८ (४ ) अन्वये 

प्रारुप विकास योजनेतील फेरबदलाच्या यादीचे प्रसिध्दीकरण 


क्र . वि.यो.मौदा - कलम-२८ ( ४ )-१४९३-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, शासनाची अधिसूचना क्र . १८ ९९-११९ १- प्र.क्र .८०-९ ८-९९-नवि-१३, दिनांक २३-७-१९९९ अन्वये 

दिनांक २३-७-१९९९ अन्वये नागपूर महानगर क्षेत्र म्हणून 

घोषित 
करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगर क्षेत्राकरीता शासनाची अधिसूचना क्र . टिपीएस-२४०९ -२८ ९ ०- प्र.क्र .- ३५६-०९ - नवि -९, दिनांक ३१-०८-२०१० 
अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . एनक्युएन २०१२ -प्र.क्र .-४४-पुनर्बाधणी-३- नवि -१८ , दिनांक १९ जून २०१३ 
अन्वये उक्त अधिसूचित महानगर क्षेत्रातील मौजे मौदा हे महसुली गाव उक्त महानगर क्षेत्रातून वगळून मौदा नगर पंचायत हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टीपीएस -२४१३-४०५-प्र.क्र .२१३-नवि-९, दिनांक १४-१०-२०१३ अन्वये उक्त 
नगर पंचायत मौदा या क्षेत्राकरीता नगर पंचायत मौदास नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नगर पंचायतीने उक्त क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( या पुढे उक्त 
अधिनियम असे संबोधिले आहे.) चे कलम २६ अन्वये दिनांक ३० मार्च ते ५ एप्रिल २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द केलेली असून , 
त्यावर जनतेकडून विहित ६० दिवसांचे कालावधित सूचना/ हरकती मागविल्या आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (२) अन्वयेनियुक्त नियोजन समितीने प्राप्त आक्षेप/ सूचनावरील सुनावणी बाबतचा अहवाल उक्त 
अधिनियमाचे कलम २८ (३) अन्वये नियोजन प्राधिकरणास दिनांक २०-१-२०१८ रोजी सादर केलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १९ ४० 


५७ 


आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने ( नगर पंचायत , मौदा ,विशेष सभा) ठराव क्र . १४० , दिनांक २८-२-२०१८ अन्वयेनियोजन समितीचे 
अहवालास उक्त अधिनियमाचे कलम २८(४) अन्वये मंजुरी दिलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८(४ ) अन्वये नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप विकास योजनेत सुचविलेले बदल , उक्त प्रारुप 
विकास योजना शासनास सादर करण्यापुर्वी जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, आता, मौदा नगर पंचायत क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना उक्त बदलासह शासनास सादर करणेस्तव तयार करण्यात आलेली असून , 
सदर प्रारुप विकास योजनेत नियोजन प्राधिकरणाने सुचविलेले बदल दर्शविलेले असून , सदर प्रारुप विकास योजना जनतेच्या अवलोकनार्थ याद्वारे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व अहवाल जनतेच्या अवलोकनार्थ, मुख्याधिकारी, नगर पंचायत मौदा यांचे कार्यालय व सहाय्यक 
संचालक , नगर रचना, शाखा कार्यालय , प्रशासकीय ईमारत क्र . १ दुसरा माला सिव्हील लाईन्स , नागपूर येथे कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील . 


मौदा : 
दिनांक ११ मे , २०१८ . 


दिलीप कृष्णाजी सिरसाम , 

अध्यक्ष, 
नगर पंचायत , मौदा . 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०८ . 

BY PRESIDENT, NAGAR PANCHAYAT 


Publication of List of Modifications in Draft Development Plan of Mouda , U / s. 28 (4 ) of 

Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


No. D.P. Mouda- sect . 28 ( 4 ) -1493-2018. 

Whereas , Government of Maharashtra vide Notification No. 1899-1191 / CR- 80-98-99 
UD - 13 dated 23-7-1999 Constituted Nagpur Metropolitan Area ; 

And whereas , Government of Maharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. TPS- 2409-2890 - PR - 356-09-UD - 9 , dated 31-8-2010 appointed NIT , Nagpur 
as Special Planning Authority for said area ; 

And whereas , Government of Maharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. MQN- 2012- CR- 44- Reconstruction- 3 - UD - 18, Dated 19-6-2013 included the 
area of Revenue village of Mouze -Mouda in Nagar Panchayat Mouda. 

And whereas , Government of Maharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. TPS - 2413-405 -CR -213 -UD - 9 , dated 14th October 2013 , declares the Nagar 
Panchayat, Mouda being a local Authority shall be the Planning Authority for above said 
Nagar Panchayat area ; 

And whereas, Nagar Panchayat, Mouda has published Draft Development Plan for the 
said Area under Section 26 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (herein 
after it is referred to as the said act ) on dated 30th March - April 2017 in Government 
Gazette and invited Objection / Suggestions from the general public within the period of 
60 days ; 

And whereas, the Planning Committee Constituted under Section 28( 2) of the said 
Act has given hearing on the Objections and Suggestions so received and submitted its 
report to the Planning Authority on dated 20-1-2018 ; 

And whereas , the Planning Authority , i.e. Nagar Panchayat , Mouda vide Resolution 
No. 140 , dated 28-2-2018 has approved the report under section 28( 4) submitted by 
Planning Committee under section 28 ( 3) of the said act . 


ना - एक - अ-१५ ( १५४५). 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे २४-३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३-९ , शके १ ९ ४० 


And whereas , it is necessary to publish the list of modifications for changes made in 
Draft Development Plan for information to the public under sub - section ( 4 ) of Section 28 of 
the said act , before such submission to the Government. 

Now , therefore, this notice is hereby published to inform that said Draft Development 
Plan Mouda , Nagar Panchayat area is ready for submission to the state Government for 
Sanction . The list of modifications is published for inspection to the public in the office of , 
The Chief Officer, Nagar Panchayat, Mouda and Assistant Director of Town Planning, 
Branch Office , Administrative building No. 1 second floor, Civil Lines , Nagpur , during office 
hours on all working days . 


Mouda : 
Dated the 11th May 2018 . 


DILIP KRUSHNAJI SIRSAM , 

President, 
Nagar Panchayat, Mouda . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


